सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ थे, राजपत्र क्र . १६ ] गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १९-२५ , २०१८ : चैत्र/ वैशाख २९ -५ , शके १९४० [ पृष्ठे ३२ , किंमत : 0 .00 


रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती , पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार-ब व ७४१ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित - 
असलेले नियम व आदेश . 

७४२ 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

७७२ 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठ 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा 
नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व 
अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


विधि व न्याय विभाग , 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ . 

दिनांक :- ०५ एप्रिल , २०१८ . 
क्र . डीजीपी - २२१५/ प्र.क्र .३४३/ का . १४ :- दिवाणी प्रक्रिया संहिता , 
१९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४ ( ३ ) 
व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 
१९८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार जळगांव जिल्हा व सत्र न्यायालया 
करीता अॅड. श्री . आर . टी . सोनवणे यांची सहायक सरकारी वकील व 
अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक 
दि . ०६ / ४/ २०१६ अन्वये २ वर्ष कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यांत आली 
होती. 


२. सदर नियुक्तीस दि . ०६/ ०४/ २०१८ पासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी 
अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी , 
यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 
३ . सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती 
आणि मानधन ) नियम १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील . 
४ . वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा 
अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


संजीव केळुसकर , 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


औ . भाग १ - १६ 


७४१ 


७४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १९- २५ , २०१८ : चैत्र/ वैशाख २९-५ , शके १९४० भाग १ - पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यांजकडून 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४०/ २०१७, दिनांक २८/ ६/ २०१७ . 

२ ) श्रीमती एस .एस. बांगड , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , 
लातूर यांची दिनांक ३० / ११/ २०१७ ते ४/ १२/ २०१७ पर्यंतची (०५ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/ ४३९५/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, । 
लातूर ह्या श्रीमती एस . एस.बांगड , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 
लातूर यांची दिनांक ३० / ११/ २०१७ ते ४/ १२/ २०१७ पर्यंतची ( ०५ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २९ / ११/ २०१७ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ५/ १२/ २०१७ रोजीचेकार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 


सत्र न्यायाधीश , लातूर यांची दिनांक १३ / ११/ २०१७ ते २८ /११/ २०१७ 
पर्यंतची ( १६ ) दिवसांच्या वैद्यकीय कारणांवरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत 
रजेस कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . 

श्री . एम . एस .पठाण, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 

श्री . एम .एस .पठाण , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 

श्री . एम . एस. पठाण , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८ / ६/ २०१७ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 
लातूर २९ नोव्हेंबर , २०१७ 

वृषाली व्ही .जोशी , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 


आहे . 


श्रीमती एस . एस.बांगड , हया रजेवरुन परत आल्यांनतर त्यांना 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्रीमती एस . एस .बांगड, हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्रीमती एस .एस.बांगड , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८ / ६ / २०१७ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 
लातूर २९ नोव्हेंबर , २०१७ 

वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
वाचा :- श्रीमती आर . ए. जाधव , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , 
जालना यांचा दिनांक २९ / ११/ २०१७ व ३० / ११/ २०१७ ( ०२) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्रमांक / (प्रशा)/ ८२०१/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 
हया श्रीमती आर . ए. जाधव , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , 
जालना यांची दिनांक २९/ ११/ २०१७ ते ३०/ ११/ २०१७ रोजीची ( ०२ ) 
दिवसांची अर्जित रजा तसेच अर्जित रजेच्या पुढे दिनांक १/ १२ / २०१७ 
रोजीच्या शासकीय सुटीच्या फायद्यासह दिनांक २८ / ११/ २०१७ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक २/ १२/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह , त्यांच्या किरकोळ 
रजेखाती किरकोळ रजा शिल्लक नसल्यामुळे विशेष बाब म्हणुन मंजूर 
करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती आर . ए . जाधव , हया 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न ६ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , जालना म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर. ए. जाधव , 
६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर म्हणुन दिवाणी न्यायालयात काम 
करतील . 

अर्जदाराचे उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . जी . बी .पवार , 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर जालना यांनी स्वतःचे काम सांभाळुन 
अर्जदाराचे न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 
जालना २८ नोव्हेंबर , २०१७ 

एन . पी . धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४० / २०१७, दिनांक २८ / ६/ २०१७. 

२) श्री .एम .एस. पठाण , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश – १, लातूर यांची 
दिनांक १३ / ११ / २०१७ ते २८/११/ २०१७ पर्यंतची ( १६ ) दिवसांची 
परावर्तीत रजा वैद्यकिय कारणांवरुन मंजूर करणेबाबतचा विनंती 
अर्ज. 
३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व 
तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र . 
४ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/ ४३९४/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातूर ह्या श्री .एम.एस. पठाण , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश – १ , व अतिरिक्त 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १९-२५, २०१८ : चैत्र / वैशाख २९-५, शके १९४० । 


भाग 


मह 


सन राज 


७४३ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . वाळके , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क .स्तर , जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यांनतर श्री .एस. बी . वाळके , ३ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर म्हणुन दिवाणी न्यायालयात काम 
करतील . 

अर्जदाराचे उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील श्री जी . बी . 
पवार , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , जालना यांनी स्वतःचे काम 
सांभाळुन अर्जदाराचे न्यायालयाचे कामकाज सांभाळाले . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे. 
जालना , २ डिसेंबर २०१७ 

दुर्वाचनिय , 
प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यांजकडून 
वाचा :- श्री .एस. बी . गणपा , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , जालना 
यांची दिनांक ०२ / १२/ २०१७ ते ०५ / १२/ २०१७ ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्रमांक / ( प्रशा)/ ८२९८/ २०१७.- प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
जालना हे श्री . एस . बी . गणपा, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , 
जालना यांची दिनांक ०२ / १२/ २०१७ ते ०५/ १२/ २०१७ ( ०४) दिवसांची 
अर्जित रजा तसेच अर्जित रजेच्या पुढे दिनांक १/ १२/ २०१७ रोजीच्या 
शासकीय सुटीच्या फायद्यासह दिनांक ३० / ११/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासुन ते ६/ १२/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह , मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . गणपा, हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर त्या स्थानापन्न ४ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क .स्तर , जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यांनतर श्री . एस. बी . गणपा , 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर म्हणुन दिवाणी न्यायालयात काम 
करतील . 

अर्जदाराचे उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील कार्यभार तसेच 
अर्जदाराकडे ठेवण्यात आलेला मा . ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
जालना यांचा दिनांक २/ १२/ २०१७ व ०४/ १२/ १७ रोजीचा कार्यभार , श्री 
एस . बी . वाळके , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर जालना यांनी 
स्वतःचे काम सांभाळुन सांभाळावा . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 
जालना , २ डिसेंबर २०१७ 

दुर्वाचनिय , 
प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यांजकडून 
वाचा :- श्रीमती बी . के . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , बदनापुर 
यांचा दिनांक ०५ / १२/ २०१७ ते ०७/ १२/ २०१७ ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र ./प्रशा/ ८५३५/ २०१७.- श्रीमती बी . के . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर , बदनापुर यांचा दिनांक ०५ / १२/ २०१७ ते ०७/ १२/ २०१७ ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ०८ /१२/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती बी . के . पाटील , ह्या 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यांनतर श्रीमती बी . के . पाटील , 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर म्हणुन दिवाणी न्यायालयात काम करतील . 

अर्जदाराचे उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील श्री एस . डि . 
कमलाकर , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, बदनापुर यांनी स्वतःचे काम 
सांभाळुन अर्जदाराचे न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे. 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे. 
जालना , ६ डिसेंबर २०१७ 

एन . पी . धोटे , 
प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
वाचा :- श्री .एस . बी . वाळके , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
जालना यांचा दिनांक २७/ ११/ २०१७ ते २९ / ११/ २०१७ ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्रमांक / ( प्रशा)/ ८२९९ / २०१७.- प्र. प्रमुखजिल्हा न्यायाधीश , जालना 
हे श्री . एस. बी . वाळके , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , जालना 
यांचा दिनांक २७/ ११/ २०१७ ते २९ / ११/ २०१७ (०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
तसेच अर्जित रजेच्या पुढे दिनांक २५/ ११/ २०१७ व २६/ ११/ २०१७ रोजीच्या 
शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह, दिनांक २४/ ११ / २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासुन ते ३० / ११/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करीत आहेत . 


७४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १९- २५ , २०१८ : चैत्र / वैशाख २९ -५, शके १९४० भाग १ - पुरवणी 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आ . सो .मुंडे, हे दिवाणी न्यायाधीश , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यांजकडून 

कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग , कळंब म्हणून काम पहातील . 
वाचा :- श्रीमती एन . एन . जोशी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 

___ जर श्री . आ . सो .मुंडे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
जालना यांचा दिनांक ०७/ १२/ २०१७ ते ०८ / १२ / २०१७ ( ०२) दिवसांची 

न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, कळंब म्हणून कार्यरत 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

राहिले असते . 
आदेश 

( दोन ) 
क्र ./प्रशा/ ८५३६/ २०१७.- श्रीमती एन . एन . जोशी, २ रे सह दिवाणी 

श्री आ . सो .मुंडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, 
न्यायाधीश , क . स्तर , जालना यांचा दिनांक ०७/ १२ / २०१७ ते ०८ /१२/ 

प्र .वर्ग, कळंब यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या 
२०१७ ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ०६/ १२/ २०१७ रोजीच्या 

न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री .प्रि . म.पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह , त्यांच्या 

व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, कळंब यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
किरकोळ रजेखाती किरकोळ रजा शिल्लक नसल्यामुळे विशेष बाब म्हणुन उस्मानाबाद , २७ नोव्हेंबर २०१७ . 
मंजूर करीत आहेत . 

श . अ . अ .र . औटी , 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एन . एन . जोशी , हया 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न २ रे सह 

१० 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यांनतर श्रीमती एन . एन . 

वाचा :- १ . श्री . अ. अ.शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , लोहारा पत्र 
जोशी, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर म्हणुन दिवाणी न्यायालय , 

जा .क्र .४५२/ १७, दिनांक २७ नोव्हेंबर , २०१७ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत 
जालना येथे काम करतील . 

नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई-मेल संदेश . 
अर्जदाराचे उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील श्रीमती एस . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
डि . सोनी , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , जालना यांनी स्वतःचे काम 

निर्गमीत करितात - 
सांभाळुन अर्जदाराचे न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे . 

आदेश 
सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे. 

क्र ./ काव्यावि /(प्रशा)/ ९७६४/ २०१७.- श्री . अ. अ .शिंदे, दिवाणी 
जालना, ६ डिसेंबर २०१७ 

न्यायाधीश , क . स्तर , लोहारा यांची दिनांक २८ व २९ नोव्हेंबर , २०१७ या 
एन . पी . धोटे , 

( ०२) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 

१९८१ , मधील नियम- ५० नुसार मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . अ . अ .शिंदे, हे दिवाणी न्यायाधीश , 

कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र .वर्ग, लोहारा म्हणून काम पहातील . 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 

जर श्री . अ. अ .शिंदे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
वाचा :- १ . श्री . आ . सो .मुंडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कळंब यांचे 

न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, कळंब म्हणून कार्यरत 
पत्र जा .क्र .३७६९/ १७, दिनांक २४ नोव्हेंबर , २०१७ अन्वये प्राप्त झालेला 

राहिले असते . 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई-मेल संदेश . 

( दोन ) 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 

श्री . अ. अ .शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, 
निर्गमीत करितात - 

प्र. वर्ग , लोहारा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या 
आदेश 

न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . चं.प्र . काशिद , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 

कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यात 
क्र ./ काव्यावि/( प्रशा )/ ९६५७/ २०१७.- श्री . आ . सो .मुंडे, दिवाणी 

येतो . 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र .वर्ग, कळंब यांची दिनांक 
२७ व २८ नोव्हेंबर , २०१७ या ( ०२) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 

उस्मानाबाद , २९ नोव्हेंबर २०१७. 
नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम- ५० नुसार , (रजेमागील 

आर . आर . देशमुख , 
दिनांक २५ व २६ नोव्हेंबर , २०१७ या दोन दिवसंच्य सुट्टीच्या फायद्यासह ) 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 
मंजूर करण्यात येवुन सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 


११ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १९ -२५ , २०१८ : चैत्र / वैशाख २९-५, शके १९४० ७४५ 

२) दिनांक ६ /१२/ २०१७ रोजी बाबरी मशिद पतनाचे निषेधार्थ 

मुस्लिम समाजाच्या वतीने विविध ठिकाणी काळा दिवस पाळण्यात येतो 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 

तसेच हिंदु समाजाच्या वतीने विजय दिन साजरा करण्यात येतो त्याच 
वाचा :- १ . सौ . न. प्र. पवार , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , व अपर 

प्रमाणे बौध्द समाजाच्या वतीने डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद ह्यांचे पत्र जा .क्र .९२०२/ १७, दिनांक 

दिनानिमीत्त जिल्हयात विविध ठिकाणी मानवंदना व मिरवणुका आयोजित 
३० नोव्हेंबर , २०१७ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित 

करण्यात येतील. त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ 
रजेचा अर्ज . 

नये. 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 

औरंगाबाद ग्रामिण जिल्हयात कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनाने 
निर्गमीत करितात - 

परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता यावे यासाठी पोलीस अधिक्षक ग्रामिण यांनी 

त्यांचे पत्र क्रमांक जिविशा/ औ / का व सु-/ २०१७-३०५६ दिनांक २९ /११ / 
आदेश 

२०१७ अन्वये जिल्हयात जमाबंदी व शस्त्रबंदी बाबत मुंबई पोलीस अधिनियम 
क्र ./ काव्यावि /(प्रशा)/ ९८०५/ २०१७.- सौ .न.प्र .पवार, ३ रे सह दिवाणी १९५१ चे कलम ३७ ( १) आणि ३७ (३ ) चे आदेश दिनांक ५/ १२ / २०१७ चे 
न्यायाधीश , व. स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद ह्यांची ०० .०० वाजे पासुन दिनांक १९/ १२/ २०१७ रोजीचे २४. ०० वाजे पावेतोचा 
दिनांक ०२ डिसेंबर , २०१७ या ( ०१) एक दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र बंदी आदेश निर्गमित होणेस विनंती केली आहे . 
नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ , मधील नियम - ५० नुसार , (रजेमागील 

त्या अर्थी अशा विविध कारणामुळे औरंगाबाद ( ग्रामिण) जिल्हयात 
दिनांक ०१ डिसेंबर , २०१७ आणि रजेपुढील दिनांक ०३ डिसेंबर , २०१७ 

सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ ( ३ ) अन्वये 
या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह) मंजूर करण्यात येवून , दिनांक 

मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , नवल किशोर 
३० नोव्हेंबर, २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०४ 

राम , जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद 
डिसेंबर , २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 

ग्रामिण जिल्हयात शासकिय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ती व्यतीरिक्त 
परवानगी देण्यात येते . 

अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्यांच्या जवळपास कोणतीही व्यक्ती , 
रजेवरुन परत आल्यानंतर सौ .न.प्र .पवार , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 

१ . सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किवा जवळपास शस्त्रे , 
कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, लोहारा म्हणून काम पहातील . सोटा , तलवारी , भाले , दंडे, बंदुका , रिव्हाल्वर , सुरे , काटया किंवा लाठ्या 
सौ .न .प्र. पवार , ह्या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर ते दिवाणी 

किवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, कळंब म्हणून कार्यरत 

वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 

२ . कोणताही क्षार , द्रव्यपदार्थ, दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ 
राहिल्या असत्या . 

जवळ बाळगणार नाही . 

३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे , किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक 
सौ . न .प्र . पवार , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व - स्तर , व 

उपकरणे किंवा निकॉस्टि द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ 
न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद ह्यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या 

बाळगणार नाही .किंवा वाहुन नेता येणार नाही . तसेच क्षेपणास्त्रे सोडावयाची 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . सु. बा . तोडकर , ४ थे 

किंवा फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार नाही किंवा तयार 
सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर, व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद 

करणार नाही. 

४ . कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

देखाव्याच्या उद्येशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक 
उस्मानाबाद , ३० नोव्हेंबर २०१७ . 

किंवा जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रते किंवा 
आर. आर .देशमुख , आकृत्या यांचे प्रदर्शने करणार नाही . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . ५ . जाहीरपणे घोषणा देणार नाही , गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे 

सार्वजनिक शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही . 
१२ 

६ . अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्या मुळे सभ्यता अगर नितीमता यास 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 

धक्का पोहचेल अशी जिल्हयाची किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे ३७( १ ) व ३७( ३ ) अन्वये खालील येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती येत असेल अशी 
आदेश 

आवेशपुर्ण भाषणे करु नये. सोंग अगर हाव भाव करु नये . आणि अशी 
क्र . २०१७/ गृहशाखा/दंडविभाग / कावी -११२४ .- ज्याद्वारे त्यांनी चित्रे , चिन्हे . फलक किंवा इतर कोणतीही जिनस किंवा वस्तु तयार करु 
औरंगाबाद ग्रामिण जिल्हयात ( १) दिनांक १२/११/ २०१७ पासून शेतकरी नये . त्यांचे प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करु नये. तसेच 
कार्यकर्ते हे ऊसाला हमीभाव द्या , कर्ज माफी करा अशा विविध मागण्यांसाठी आणखी असेही आदेशीत करीत आहे की , संपुर्ण औरंगाबाद ग्रामिण 
रास्ता रोको आंदोलन करीत आहेत . 

जिल्हयात पांच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी 


( दोन ) 


७४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १९-२५ , २०१८ : चैत्र / वैशाख २९-५ , शके १९४० भाग १ - पुरवणी 
एकत्र जमण्यास निदर्शने , धरणे , मोर्चा, मिरवणूक काढण्यास मनाई करण्याचा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात येत असून 
आदेश देत आहे . 

एनएनडी/ एनजीएन/ जीएनएल /( एस )/ २१२/ २०१७., दिनांक १० नोव्हेंबर , 
हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकिय 

२०१७ या क्रमांकान्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 
कर्मचारी विवाह , अत्यंयात्रा , धार्मिक कार्यक्रम , यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी 
यांनी विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमातील कलम १२ ( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
नाही . अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पांच पेक्षा 

संस्था नियम क्र . १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " 
जास्त जमण्यसाठी, सभा, मिरवणूका, मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास असून उपवर्गीकरण “ सामाजिक संस्था ” आहे . 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हयातील ( ग्रामिण ) जिल्हा पोलीस अधिक्षक , नांदेड , १० नोव्हेंबर २०१७ 
आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामिण ) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत्त केलेल्या 

जी . ए. औटी, 
इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
___ हा आदेश औरंगाबाद ग्रामिण जिल्हयाच्या हद्यी पावेतो दिनांक 

ता . नायगाव ( खै.), जि . नांदेड . 
५ / १२/ २०१७ चे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक १९ / १२/ २०१७ च्या २४ .०० 
वाजेपर्यंत अंमलात राहतील . 

हा आदेश दिनांक ५/ १२/ २०१७ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
पारित करण्यसात आलेला आहे . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
औरंगाबाद , ५ डिसेंबर २०१७ 

वाचा : - श्री . पी . पी . कुलकर्णी, मुख्यन्यायदंडाधीकारी , जालना यांचा 
दुर्वाचनिय , 

दिनांक ११/ १२/ २०१७ ते १३/१२/ २०१७ रोजीची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , औरंगाबाद . 

रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


१५ 


आदेश 


१३ 


क्र ./ प्रशा/ ८५९६/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश जालना हे श्री . 
पी . पी . कुलकर्णी, मुख्यन्यायदंडाधीकारी, जालना यांचा दिनांक ११/ १२ / 
२०१७ ते १३/ १२/ २०१७ रोजीची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , तसेच 
अर्जित रजेच्या अगोदर दिनांक ९/ १२/ २०१७ रोजेच्या लोकन्यायालयाचे 
कामकाज संपल्यानंतर पासुन , दिनांक १०/ १२/ २०१७ रोजीच्या शासकीय 
सुट्टीच्या फायदयासह , दिनांक १४/ १२/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 

अधिसूचना 
क्र . कक्ष- ३/ प्ररंस्वसेससंमनां/ संनोप्र/ २८२६/ २०१७.- उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था तालुका जिल्हा नांदेड या कार्यालयाकडून “प्रथमेश रंग 
स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था ” म. नांदेड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ९ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १९६१ मधील नियम ५ अन्वये संस्थेची नोंदणी क्रमांक NND/ 
NND/ GNL/ 456 / OF 2017 Date : 22/11/ 2017 अन्वये करण्यात 
आलेली आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १२ ( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ मधील नियम १० ( १ ) नुसार मध्ये 
केलेल्या तरतुदीनुसार उपरोक्त नोंदणीकृत संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” व उपवर्गीकरण “ सामाजिक संस्था ” असे आहे . 
नांदेड , २२ नोव्हेंबर २०१७ 

पी .ए . साठे , 
उपनिबंधक सहकारी संस्था ता . जि . नांदेड . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . पी . कुलकर्णी, हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर ते स्थानापन्न मुख्यन्यायंडाधीकारी , 
जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 

___ उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यांनतर श्री . पी . पी . कुलकर्णी, 
मुख्यन्यायदंडाधीकारी , म्हणुन दिवाणी न्यायालय , जालना येथे काम करतील . 

अर्जदाराचे उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील श्री . एस . बी . 
बागडे, दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर, जालना यांनी स्वतःचे काम सांभाळुन 
अर्जदाराचे न्यायालयाचे तसेच राजशिष्टाचाराचे कामकाज सांभाळावे . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 
जालना , ८ डिसेंबर २०१७ 

निरज . पी . धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना 


१४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 

अधिसूचना 
क्र . सनिससं/ कक्ष-३ / स्वयंरोजगार / इंडिया महा/ एनएनडी / एनजीएन / 
जीएनएल/( एस )/ २१२/ ३४६/ १७ - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . नायगाव ( खै ). जि . नांदेड यांनी प्रामणित केलेल्या नियोजित “ इंडिया 
महाऊर्जाविद्यूत तांत्रिक रोजगार व स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था ” 
मर्या., डुंगराळा , ता. नायगाव ( खै.), जि . नांदेड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम ,१९६० मधील ( सन १९६१ चा 


१६ 


प 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १९ - २५ , २०१८ : चैत्र / वैशाख २९-५ , शके १९४० ७४७ 

कार्यालयीन वेळेनंतरपासुन ते दिनांक १४/ १२/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगी देण्यात येत आहे . 
वाचा :- श्रीमती बी . के . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , बदनापुर 

____ श्री . व्ही . व्ही . नाशिककर , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
यांचा दिनांक १२/ १२/ २०१७ ते १४/ १२ / २०१७ ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 

पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 
मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

श्री . व्ही . व्ही. नाशिककर , हे रजवरुन परत न आल्यास त्यांचीनियुक्ती 
आदेश 

दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उदगीर या पदावर ताप्पुरत्या स्वरुपात 

तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
क्र ./प्रशा/ ८५९७/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश जालना ह्या श्रीमती 
बी . के . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, बदनापुर यांचा दिनांक १२/ 

श्री . व्ही . व्ही .नाशिककर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
१२/ २०१७ ते १४/ १२ / २०१७ ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक ११ / 

न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८ / ६/ २०१७ च्या 
१२/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन , दिनांक १५/ १२/२०१७ 

संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह । लातूर , ६ डिसेंबर २०१७ 
मंजूर करीत आहेत . 

वृषाली बी . जोशी , 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती बी . के . पाटील , ह्या 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यांनतर श्रीमती बी . के . पाटील , पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४० / २०१७, दिनांक २८ / ६/ २०१७ . 
दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , म्हणुन दिवाणी न्यायालय , क . स्तर , बदनापुर 

२) श्री . एस . जी . देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश -१ , अहमदपूर यांची 
येथे काम करतील . 

दिनांक ५/ १२/ २०१७ ते ०७/ १२/ २०१७ पर्यंतची ( ०३) दिवसाची 
अर्जदाराचे उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील श्री . एस . डि . 

अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
कमलाकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , बदनापुर यांनी स्वतःचे काम 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
सांभाळुन अर्जदाराचे न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे . 

रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 

आदेश 
आली आहे . 

क्र . काव्यावि( प्रशा)/ ४४६३/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 
जालना , ८ डिसेंबर २०१७ 

लातूर हे श्री .एस. जी . देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश -१ , अहमदपूर यांची दिनांक 
निरज पी . धोटे , 

५/ १२/ २०१७ ते ०७/ १२/ २०१७ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा , मंजूर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना 

करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ०४ /१२/ २०१७ च्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासुन ते दिनांक ०८ /१२/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 

मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगी देण्यात येत आहे . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 

श्री . एस . जी . देशमुख , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४०/ २०१७, दिनांक २८/ ६/ २०१७ . 

पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 
२) श्री . व्ही . व्ही . नाशिककर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उदगीर 

श्री . एस . जी . देशमुख, हे रजवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
यांची दिनांक ८ / १२/ २०१७ ते १३/ १२/ २०१७ पर्यंतची ( ०६ ) दिवसाची 

जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदपूर या पदावर 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

ताप्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 

श्री . एस . जी . देशमुख , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८ / ६/ २०१७ च्या 
आदेश 

संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 
क्र . काव्यावि(प्रशा)/ ४४६२/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश लातूर , ६ डिसेंबर २०१७ 
लातूर हे श्री . व्ही . व्ही . नाशिककर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, उदगीर 

वृषाली बी . जोशी , 
यांची दिनांक ८ / १२/ २०१७ ते १३/ १२/ २०१७ पर्यंतची ( ०६) दिवसाची 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 
अर्जित रजा , मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ०७/ १२/ २०१७ च्या 


यायाल 


१७ 


७४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १९- २५ , २०१८ : चैत्र / वैशाख २९ -५, शके १९४० भाग १ - पुरवणी 


१९ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २४०/ २०१७, दिनांक २८/ ६/२०१७ . 


२० 
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक 

भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) यांजकडून 
वाचा :- १ ) महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाकडील विर्णय क्र / 

आस्थापना - १०९३ / प्र. क्र .१९/ ल - १, दि . १८ / ८ /९४ 
२) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) पुणे 
यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस. व्ही . सी . आर/ ४३२२/ स- ४/९४ , 
दिनांक २२/९/ १९९४. 


२) श्रीमती एस. एम.शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश- १, लातूर यांची दिनांक 
११/ १२/ २०१७ ते १४/ १२/ २०१७ पर्यंतची (०४ ) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


३ ) उपसंचालक भूमि अभिलेख , औरंगाबाद प्रदेश , औरंगाबाद 
यांचेकडील पत्र क्रं / न . भू १./ गा . भूमापन / परिरक्षण/रेणापूर / २०१७ 
दि . २२/ ५/ २०१७ व फेर प्रस्ताव दि . २६/९ / २०१७ . 


आदेश 


क्र .काव्यावि( प्रशा)/ ४४७६/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 
लातूर ह्या श्रीमती एस.एम.शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश- १, लातूर यांची दिनांक 
११/ १२/ २०१७ ते १४/ १२/ २०१७ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक १० / १२/ २०१७ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या 
लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ९/ १२/ २०१७ च्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासुन ते दिनांक १५/ १२/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगी देण्यात येत आहे . 


क्रं / गांवठाण / अधिसूचना/ प . नो . ७० / २०१७.. महाराष्ट्र शासन , महसूल 
व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/प्र .क्र . १९/ ल - १ , 
दिनाकं १८/८ /१९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची 
तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने या 
कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र ./ एस . व्ही . सी . आर/ ४३२२ / स - ४/ ९४ , दिनांक 
२२/९ / १९९४ अन्वये औरंगाबाद विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत 
आली असून सजांची गांवे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 


श्रीमती एस . एम.शिंदे , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्रीमती एस . एम .शिंदे, हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश- १ लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे 
चालू ठेवण्यात येईल . 


श्रीमती एस . एम .शिंदे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २८ / ६/ २०१७ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


उपसंचालक भूमि अभिलेख, औरंगाबाद प्रदेश , औरंगाबाद यांनी 
त्यांचेकडील उपरोल्लेखित प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , 
रेणापूर यांचे अधिनस्त सजा पानगाव मध्ये मौजे रेणापूर हे गांव नव्याने 
समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे. 

___ त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे 
रेणापूर हे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , रेणापूर जिल्हा लातूर याचे 
अधिनस्त सजा पानगाव मध्ये नव्याने समाविष्ट करुन त्यांचे कार्यक्षेत्रात 
बदल करणेत येवून परिक्षणांस घेणेस एतद्वारे मंजूरी देणेत येत आहे . 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १६/ ११/ २०१७ पासून होणेची 
आहे . तसेच मौजे रेणापूरची सनद फी रक्कम रु . २ , १३, १०० /- ची त्वरीत 
वसुली करण्यात यावी . 
पुणे ७ नोव्हेबर २०१७. 

एस . चोक्कलिंगम , 
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , 


लातूर , ६ डिसेंबर २०१७ 


वृषाली व्ही . जोशी, 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) पुणे . 


परिशिष्ट याकार्यालयाकडीलक्र.गांवठाण/अधिसुचना/प.नो.२९/२०१७,दि.७/११/२०१७चेअधिसूचनेसोबतचेपरिशिष्ट 

उपअधीक्षकभूमिअभिलेख,रेणापुरसजापानगांवजि.लातूरमधीलगांवाचा/मिळकतींचातपशील 


जिल्हा|कार्यालयाचे 


पुनर्रचनेनंतरचीस्थिती 


शेरा 


परिरक्षणांसनव्याने घ्यावयाचेगांव 


नाव 


सद्यापरिरक्षणासाठीउपलब्ध 

(पुनर्रचनेपूर्वी) सजा 

गांवे|मिळकती 


सजा। 


| 


गांवे रेणापूर 


|मिळकती। ।२४४४। 


गांवे कारेपूर 


|मिळकती 

९३४ 


पानगांव 


| 


कारेपूर 


। 


९२४ 


पानगांव 


लातूर|उपअधीक्षकभूमि 

अभिलेख, रेणापूर 


पोहरेगांव 


९१९ 


पोहरेगांव 


६५७ 


खरोळा 


| 


९३१ 


खरोळा 


९३३ 


कामखेडा 


६३५ 


कामखेडा 


६२५ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १९-२५ , २०१८ : चैत्र/ वैशाख २९ -५ , शके १९४० 


पानगांव 


१५६२ 


पानगांव 


१५६२ 


कोष्ठगाव 


६४५ 


कोष्ठगाव 


७६५ 


रेणापूर 


२४४४ 


नव्याने 


एकुण६गांवे 


। 


५६१६ 


१गांवे 


२४४४ 


एकुण७गांवे| 


७९२० 


स्थळप्रतीवरमा.ज.आ.आणिसं.भू.अ. (म.राज्य)पुणेयांचीस्वाक्षरीअसे 


किशोरतवरेज, उपसंचालकभूमिअभिलेखसंलग्न जमाबंदीआयुक्त(नागरीभूमापन)पुणे. 


880 ) 


७५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १९- २५ , २०१८ : चैत्र / वैशाख २९ -५, शके १९४० भाग १ - पुरवणी 


२१ 


उपसंचालक भूमि अभिलेख संलग्न 


ल - १, दिनांक १८/ ८ / १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची 
तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने या 
कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रं ./ एस . व्ही . सी . आर/ ४३२२/ स- ४/९४, दिनांक 
२२/ ९/ १९९४ अन्वये औरंगाबाद विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत 


जमाबंदी आयुक्त ( नागरी भूमापन ) यांजकडून 


वाचा :- १ ) महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रं / 


आली असुन सजांची गांवे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 


आस्थापना - १०९ ३ /प्र .क्र . १९ / ल - १, दि १८ / ८ / ९४ 


उपसंचालक भूमि अभिलेख, औरंगाबाद प्रदेश , औरंगाबाद यांनी 


२ ) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) पुणे 
यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस .व्ही . सी . आर/ ४३२२ / स -४/९४ , 


त्यांचेकडील उपरोल्लेखित प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , 


दिनांक २२/ ९ / १९९४ . 


उदगीर यांचे अधिनस्त सजा वाढवणा ( बु ) मध्ये मौजे नावंदी हे गांव 
नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 


३ ) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) पुणे 


त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे 


यांचेकडील अधिसूचना क्रं / गावठाण / परिरक्षण/ ३७/ २०१५ , दिनांक 


१३/ ८/ २०१५ . 


नावंदी हे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , उदगीर जिल्हा लातूर याचे 
अधिनस्त सजा वाढवणा ( बु) मध्ये नव्याने समाविष्ट करुन त्यांचे कार्यक्षेत्रात 
बदल करणेत येवून परिरक्षणांस घेणेस एतद्वारे देणेत येत आहे . 


४ ) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म . राज्य ) पुणे 
यांचेकडील अधिसूचना क्रं / गावठाण / परि. सजा/ प्र.क्र ४८ / २०१५ , 
दिनांक ३०/ ३/ २०१५ . 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १६/ ११/ २०१७ पासून होणेची 


आहे. तसेच मौजे नावंदीची सनद फी रक्कम रु . २, ६१ , २४० /- ची त्वरीत 


५ ) उपसंचालक भूमि अभिलेख, औरंगाबाद प्रदेश , औरंगाबाद 


वसुली करण्यात यावी. 


यांचेकडील पत्र क्रं / न . भू १ ./ गा . भूमापन / परिरक्षण / नावंदी/ २०१७ 


औरंगाबाद दि . ३०/ ३/ २०१७ व फेर प्रस्ताव दि . २६ /९/ २०१७ . 


पुणे ७ नोव्हेंबर २०१७. 


एस . चोक्कलिंगम , 


अधिसूचना 


क्रं / गांवठाण / अधिसूचना /प. नो . २९/ २०१७ / ३५८६४ .- महाराष्ट्र शासन , 


जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , 
भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) पुणे . 


महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/ प्र .क्र . १९ / 


परिशिष्ट याकार्यालयाकडीलक्र.गांवठाण/अधिसुचना/प.नो.७०/२०१७,दि.७/११/२०१७चेअधिसूचनेसोबतचेपरिशिष्ट 

उपअधीक्षकभूमिअभिलेख,उदगीरसजावाढवणा(बु)जि.लातूरमधीलगांवाचा/मिळकतींचातपशील 


जिल्हा 


पुनर्रचनेनंतरचीस्थिती 


शेरा 


कार्यालयाचे 

सद्यापरिरक्षणासाठीउपलब्ध नाव 

(पुनर्रचनेपूर्वी) 

सजा।गांवेमिळकती उपअधीक्षकभूमि|वाढवणा(बु)|वाढवणा(बु) १४७५ अभिलेख, 

नळगीर ११६२ उदगीर 

गुडसूर 

११४६ 


परिरक्षणांसनव्याने 

घ्यावयाचेगांव गांवेमिळकती नावंदी 

७१६ 


| 


सजा-गांवेमिळकती ।वाढवणा(बु)|वाढवणा(बु)|१४७५ 


लातूर। 


नळगीर 


११६२ 


गुडसूर 


११४६ 


नागलगांव 


५४५ 


नागलगांव 


५४५ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १९-२५ , २०१८ : चैत्र/ वैशाख २९ -५ , शके १९४० 


|किनीयल्लादेवी 


६६० 


किनीयल्लादेवी 


६६० 


हंडरगुळी 


९४५ 


हंडरगुळी 


९४५ 


हाळी 


९५४ 


हाळी 


९५४ 


शेल्हाळ 


४५१ 


शेल्हाळ 


४५१ 


डोंगरशेळकी 


६७३ 


डोंगरशेळकी 


६७३ 


देऊळवाडी 


८१७ 


देऊळवाडी 


८१७ 


नावंदी 


७१६ 


नव्याने समाविष्ट 


एकुण१०गांवे| 


८८२८ 


। 


१गांव 


७१६ 


|एकुण११गांवे|९५४४ 


किशोरतवरेज, उपसंचालकभूमिअभिलेखसंलग्न जमाबंदीआयुक्त(नागरीभूमापन)पुणे. 


b500 


२४ 


७५२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १९- २५ , २०१८ : चैत्र / वैशाख २९ -५, शके १९४० भाग १ - पुरवणी 
२२ 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आ . पां .कानडे, जिल्हा न्यायाधीश -४ , 

उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

जर श्री . आ . पां . कानडे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
वाचा :- श्री . एन . ए . सरोसिया , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , जाफ्राबाद 

न्यायाधीश - ४ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 
यांचा दिनांक ११/ १२/ २०१७ ते १५ / १२/ २०१७ (०५ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

( दोन ) 
आदेश 

श्री . आ . पां .कानडे, जिल्हा न्यायाधीश -४ , उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
जा .क्र ./ प्रशा/ ८६२९/ २०१७ .- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , जालना हे अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्री . एन . ए . सरोसिया , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , जाफ्राबाद यांना श्री . रा . ना . रोकडे, जिल्हा न्यायाधीश - ३, उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात 
दिनांक ११/१२/२०१७ ते १५/१२/ २०१७ रोजीची ( ०५ ) दिवसाची अर्जित येतो. 
रजा , तसेच अर्जित रजेच्या अगोदर दिनांक ९ / १२ / २०१७ रोजीच्या 

उस्मानाबाद , ८ डिसेंबर २०१७ 
लोकन्यायालयाचे कामकाज संपल्यानंतर पासुन , दिनांक १० /१२/ १७ रोजीच्या 

आर . आर . देशमुख 
शासकीय सुट्टीच्या फायदयासह, दिनांक १६ / १२ / २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद . 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एन . ए . सरोसिया , हे 
सदरील अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
क . स्तर , म्हणुन काम करीत राहिले असते . 

पहा :- १. श्री . अ. अ.शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , लोहारा यांचे पत्र 
उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एन . ए . सरोसिया , जा .क्र .४५२/ १७, दिनांक २७ नोव्हेंबर , २०१७ अन्वये सादर केलेला विहीत 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर म्हणुन दिवाणी न्यायालय क . स्तर , जाफ्राबाद 

नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
येथे काम करतील . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
अर्जदाराचे उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री वाय . एस . 

निर्गमीत करितात - 
आखरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , जाफ्राबाद यांनी स्वतःचे काम 

आदेश 
सांभाळुन अर्जदाराचे न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे . 

क्र . काव्यावि/(प्रशा)/ १०,००६/ २०१७ - श्री . अ. अ.शिंदे, दिवाणी 

न्यायाधीश , क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, लोहारा यांची संदर्भीय 
सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 

आदेश क्र .०२ अन्वये दिनांक २८ व २९ नोव्हेंबर , २०१७ या ( ०२ ) दोन 
आली आहे . 

दिवसांची मंजूर करण्यात आलेली अर्जित रजा अर्जदाराच्या विनंती अर्जावरुन 
जालना , ८ डिसेंबर २०१७ 

रद्द करण्यात येवून , दिनांक २८ व २९ नोव्हेंबर , २०१७ या ( ०२ ) दोन 
निरज पी . धोटे , दिवसांची नैमित्तीक रजा मंजूर करण्यात येते . 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . उस्मानाबाद , ७ डिसेंबर २०१७ 

आर. आर. देशमुख 
२३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

२४ 
पहा :- १ . श्री . आ . पां . कानडे, जिल्हा न्यायाधीश- ४ , उस्मानाबाद यांचे पत्र 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
जा . क्र .९७६१/ १७, दिनांक ०७ डिसेंबर, २०१७ अन्वये सादर केलेला विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 

पहा :- १. श्रीमती.दि . शि .चोथे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 

परंडा ह्यांचे पत्र जा . क्र . ४१६६/ १७, दिनांक ०६ डिसेंबर , २०१७ अन्वये 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 

प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
निर्गमीत करितात - 
आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
जा .क्र ./ प्रशा/ १००९७/ २०१७ :- श्री . आ . पां . कानडे, जिल्हा न्यायाधीश निर्गमीत करितात - 
४ , उस्मानाबाद यांची दिनांक ११ व १२ डिसेंबर , २०१७ या ( ०२ ) दोन 

आदेश 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ , जा .क्र ./ प्रशा/१०,००५/ २०१७ - श्रीमती.दि .शि . चोथे, २ रे सह दिवाणी 
मधील नियम -५० नुसार , (रजेमागील दिनांक १० डिसेंबर , २०१७ या एक न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , परंडा ह्यांची दिनांक ११ 
दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक ०९ डिसेंबर, २०१७ ते दिनांक १६ डिसेंबर , २०१७ या ( ०६ ) सहा दिवसांची 
डिसेंबर , २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १३ डिसेंबर , अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ , मधील नियम 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी ५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक १० डिसेंबर , २०१७ आणि रजेपुढील 
देण्यात येते . 

दिनांक १७ डिसेंबर, २०१७ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक १० डिसेंबर , २०१७ रोजीपासून ते दिनांक 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १९- २५ , २०१८ : चैत्र / वैशाख २९ -५ , शके १९४० ७५३ 
१८ डिसेंबर , २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 

२७ 
परवानगी देण्यात येते . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
___ रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती .दि . शि .चोथे, ह्या २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, परंडा म्हणून काम पहातील . 

पहा :- १. श्री .प्र. ज . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद यांचे पत्र 

जा . क्र .९६३३/ १७, दिनांक ०४ डिसेंबर, २०१७ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत 
जर श्रीमती. दि . शि . चोथे, हे सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 

नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , परंडा 
म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 

निर्गमीत करितात - 
( दोन ) 

आदेश 
श्रीमती.दि . शि .चोथे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, व 

जा . क्र . काव्यावि /( प्रशा)/९९९१/ २०१७ - श्री . प्र. ज . पाटील , जिल्हा 
न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, परंडा ह्यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या न्यायाधीश - २, उस्मानाबाद यांची दिनांक ११ डिसेंबर , २०१७ ते दिनांक 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . स. स . पाटील , सह दिवाणी १३ डिसेंबर , २०१७ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, परंडा यांच्याकडे ठेवण्यात सेवा ( रजा ) नियम १९८१ , मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेमागील 
येतो . 

दिनांक १० डिसेंबर , २०१७ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 

मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक ०९ डिसेंबर , २०१७ रोजी कार्यालयीन 
उस्मानाबाद , ७ डिसेंबर २०१७ 

वेळेनंतर पासून ते दिनांक १४ डिसेंबर , २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
आर . आर . देशमुख , 

पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद . 

__ रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री .प्र. ज. पाटील , जिल्हा न्यायाधीश - २ , 

उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 
२६ 

जर श्री .प्र . ज .पाटील , हे सादरील रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

न्यायाधीश - २, उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 
पहा :- १. श्री .दि .र. माळी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , भूम यांचे 
पत्र जा .क्र .३७०९/ १७, दिनांक ०६ डिसेंबर, २०१७ अन्वये प्राप्त झालेला 

( दोन ) 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई-मेल संदेश . 

श्री . प्र. ज . पाटील, जिल्हा न्यायाधीश- २, उस्मानाबाद यांच्या सदरील 

अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 

श्री . रा . ना . रोकडे, जिल्हा न्यायाधीश- २ , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात 
निर्गमीत करितात - 

येतो. 
आदेश 
जा .क्र . काव्यावि/( प्रशा)/९९९०/ २०१७ :- श्री .दि .र. माळी , २ रे सह उस्मानाबाद , ४ डिसेंबर २०१७ 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, भूम यांची दिनांक 

आर . आर . देशमुख , 
०६ व ०७ डिसेंबर , २०१७ या ( ०२ ) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद . 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ , मधील नियम - ५० नुसार, मंजूर 
करण्यात येवुन , दिनांक ०८ डिसेंबर , २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 

२८ 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री .दि .र.माळी, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, भूम म्हणून काम पहातील . 

पहा :- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र .९७५६/ १७, दिनांक २९ नोव्हेंबर , २०१७. 
जर श्री . दि .र. माळी , हे सादरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सह 

२. श्री . अ . अ.बाबर , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र .वर्ग, भूम म्हणून 

उस्मानाबाद यांचे पत्र जा .क्र .९३१६/१७, दिनांक ०५ डिसेंबर , २०१७ 
कार्यरत राहिले असते . 

अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 


उस्मानाब 


( दोन ) 


श्री .दि .र माळी, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, भूम यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . अ . अ .भोसले , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , भूम यांच्याकडे ठेवण्यात 
येतो . 


( सोबत - वैद्यकीय व स्वास्थ प्रमाणपत्र. ) 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात - 

आदेश 
जा . क्र . काव्यावि /( प्रशा)/ ९९९२/ २०१७ :- श्री . अ . अ .बाबर , ७ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उस्मानाबाद 
यांची दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक ०३ डिसेंबर २०१७ या ( ०७ ) 
सात दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १९८१, मधील नियम- ६१, नुसार , मंजूर करण्यात 


उस्मानाबाद , ६ डिसेंबर २०१७ 


आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद . 


येते . 


३० 


आहे . 


७५४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १९- २५ , २०१८ : चैत्र / वैशाख २९ -५ , शके १९४० भाग १ - पुरवणी 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . अ. अ .बाबर , ७ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग , उस्मानाबाद म्हणून काम 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून 
पहातील . 

मुंबई पोलीस कायदा १९५१ चे कलम ३७( १ ) व (३ ) प्रमाणे बंदी आदेश . 
जर श्री . अ . अ .बाबर,, हे सादरील रजेवर गेले नसते तर ते ७ वे 

आदेश 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क .स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उस्मानाबाद 

क्र .२०१७/ एमएजी- ३/ सीआर- ७.- ज्याअर्थी पोलीस अधिक्षक , 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

उस्मानाबाद यांनी त्यांचे गोपनिय पत्र जा .क्र .जिविशा/ बंदी व जमावबंदी 

आदेश / ६२६६ / २०१७ उस्मानाबाद दि १८ / १२ / २०१७ अन्वये उस्मानाबाद 
( दोन ) 

जिल्ह्यात खालील प्रमाणे कार्यक्रम आयोजित असल्याचे कळविले आहे . 
श्री अ . अ .बाबर , हे ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग उस्मानाबाद यांच्या सदरील परिवर्तीत रजेच्या 

१) मौजे कानेगांव ता . लोहारा येथील चालु असलेल्या वादावरुन 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा संदर्भीया आदेश क्र . ०१ 

सवर्ण व दलित समाजामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
अन्वये श्री . खाँ . चाँ .कलाल , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 

शक्यता नाकारता येत नाही . 
न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग , उस्मानाबाद यांनी पाहिला. 

२) दिनांक २२ / १२/ २०१७ रोजी पोलीस स्टेशन बेंबळी कार्यक्षेत्रातील 

मौजे पाडोळी येथे अकुबाई देवी यात्रा आयोजीत आहे . 
उस्मानाबाद , ५ डिसेंबर , २०१७ 

आर . आर. देशमुख, 

३) दिनांक २५ /१२/ २०१७ रोजी नाताळ खिसमस सण साजरा होत 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद . 

४ ) दिनांक २६/१२/२०१७ ते ३/ १/ २०१८ या कालावधीत श्री . 
२९ 

तुळजाभवानी शाकांभरी नवरात्र महोत्सव साजरा होणार आहे . 

५ ) दिनांक ३१ डिसेंबर निमित्त नववर्षाचे स्वागत व गेलेल्या वर्षाचा 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

समारोप निमित्त विविध कार्यक्रम आयोजीत आहेत . 
पहा :- १. श्रीमती .र .र. तेहरा , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद ह्यांचे ६) दिनांक १/ १/ २०१८ ते ३/ १/ २०१८ या कालावधीत श्री . 
पत्र जा .क्र .५५८४/ १७, दिनांक ०४ डिसेंबर , २०१७ अन्वये सादर केलेला तुळजाभवानी शाकांभरी नवरात्र महोत्सव साजरा होणार आहे . 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 

७) राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस पक्ष शेतकऱ्यांना संपुर्ण कर्जमाफी 
__ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश मिळावी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, व सुकाणु समिती सदस्य , उसाला 
निर्गमीत करितात - 

योग्य भाव मिळावा व शेतीमालाला हामी भाव मिळावा या करीता अचानकपणे 
आदेश 

जिल्हयात येणाऱ्या मंत्रीमहोदयाचेदौरा कालावधीत आंदोलनात्मक कार्यक्रम 
जा .क्र ./प्रशा/९९९३/ २०१७ :- श्रीमती.र.र.तेहरा , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
उस्मानाबाद यांची दिनांक ११ डिसेंबर , २०१७ ते दिनांक १४ डिसेंबर , ८ ) तसेच विविध पक्ष संघटना यांच्या वतीने त्यांच्या विविध 
२०१७ या ( ०४ ) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) मागण्यासाठी मोर्चे, धरणे , संप शेतकरी आत्महत्या या कारणामुळे अचानकपणे 
नियम १९८१, मधील नियम- ५० , नुसार , (रजेमागील दिनांक १० डिसेंबर , आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
२०१७ रोजी लोकन्यायालयाचे कामकाज संपल्यानंतर पासून ते दिनांक त्यामुळे वरील प्रमाणे संपन्न होणारे धार्मिक सण/ उत्सव , 
१५ डिसेंबर , २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची आंदोलनात्मक कार्यक्रम शांततेत व सुरळीत पार पडण्याकरीता तसेच 
परवानगी देण्यात येते . 

कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी मुंबई पोलीस अधिनियम 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती.र.र.तेहरा , हे मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 

१९५१ ( १९५१ चा अधिनियम २२ ) चे कलम ३७( १) व( ३ ) अन्वये मला 
उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , मी अपर जिल्हादंडाधिकारी 
जर श्रीमती.र.र. तेहरा , हे सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर ते उस्मानाबाद , याद्वारे असे आदेश देत आहे की , शासकीय कर्तव्ये पार 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . पाडणाऱ्या व्यक्ती खेरीज अन्य कोणत्याही व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी 
( दोन ) 

किंवा सडकेवर किंवा जवळपास तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे 
श्रीमती.र.र. तेहरा , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील कार्यालय / अर्ज स्विकृती ठिकाण , मतदान केंद्र व मतमोजणी केंद्र : 
अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 

१) शस्त्र , लाठ्या, काठ्या , बंदुका , तलवारी , चाकू , रिव्हॉल्वर 
श्री . शौ . बा .देसाई , सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , व अपर मुख्य इत्यादी जवळ बाळगता येणार नाहीत . 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

२) ज्या शारिरीक इजा करणेस कारणीभूत ठरतील किंवा सहज 
उस्मानाबाद , ५ डिसेंबर , २०१७ 

बाळगता येतील अशा वस्तू जवळ बाळगता येणार नाहीत . 
आर . आर .देशमुख , ३ ) कोणतेही क्षार , द्रव पदार्थ , स्फोटके जवळ बाळगता येणार 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद . नाही . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १९ -२५ , २०१८ : चैत्र / वैशाख २९-५, शके १९४० ७५५ 

४ ) दगड , क्षेपणास्त्रे , किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे जवळ बाळगता अचानकपणे व विज महावितरण कंपनी कडून विज टंचाईमुळे भार नियमन 
येणार नाहीत किंवा ठेवता येणार नाहीत , वाहून नेता येणार नाहीत . होत असून विद्युत पुरवठा खंडीत झाल्यास जनतेकडून नाराजी होऊन 

५ ) कोण्याही व्यक्तिस आवेशी भाषणे , अंगविक्षेप , विडंबनात्मक धरणे , उपोषण, रास्तारोको, इत्यादी आंदोलनात्मक कार्यक्रम होत असून 
नकला करता येणार नाहीत . 

अचानकपणे घेण्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्या अर्थी मी , 
६ ) सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल अशी किंवा अराजकता अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम 
माजेल अशी चित्रे, नकाशे, घोषणा फलके , चिन्हे किंवा अशी कोणतीही ३७ ( १ ) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन याद्वारे खालील निर्देश देत आहे , 
वस्तु जवळ बाळगता येणार नाही . 

शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्याव्यतिरिक्त इतर कोणतीही 
७ ) व्यक्तीचे किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे / प्रतिमाचे प्रदर्शन करता 

व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्या आसपास , 
येणार नाही. 

१ . शस्त्रे लाठ्या , सोटे , बंदुके , तलवारी , भाले , चाकू व इतर 
८ ) व्यक्ती किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून दुखविण्याच्या 

शरीरास इजा अथवा अपाय करणाऱ्या वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 
उद्देशाने वाद्य वाजवणार नाहीत , सभा घेणार नाहीत . 

२. तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हताळता येतील अशी 
हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक २१ / १२/ २०१७ चे 

घातक वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 
०६ . ०० पासून ते दिनांक ०३/०१/ २०१८ चे २४.०० वाजेपावेतो ( दोन्ही 

३ . दगड किंवा इतर उपकरणे किंवा ( Means of Cousting ) 
दिवस धरुन ) अंमलात राहतील . 

प्रवर्तक शस्त्रे गोळा करुन ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही . 
आणखी असेही आदेश देत आहे. की , सार्वजनिक शांतता व 

४ . व्यक्तींच्या किंवा समूहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखविण्याचे 

उद्देशाने असभ्यतेने भाषण म्हणणार नाही , वाद्य वाजविणारे नाही, गाणे 
सुव्यवस्थेसाठी खालील आदेश पाळणे अत्यावश्यक आहे . त्याअर्थी मुंबई 

म्हणणार नाही . 
पोलीस अधिनियम १९५१ ( १९५१ चा कायदा २२) चे कलम ३७( १ ) व ( ३ ) 

५. व्यक्तीचेकिंवा शवाचेकिंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार 
प्रमाणे मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , मी अपर 

नाही . 
जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या कोणत्याही सडकेवर 

६ . आवेषी भाषण , अंगविक्षेप , विडंबनापर नकला करणार नाही 
किंवा सार्वजनीक ठिकाणी एका ठिकाणी पाच किंवा अधिक व्यक्तींना 

आणि सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची 
एकत्रित येण्यास किंवा मिरवणुका काढण्यास मनाई करीत आहे आणि 

सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा अराजक माजेल अशी चित्रे, निशाणी , 
असेही आदेशीत करीत आहे की , शासकिय कामावरील कोणतेही पोलीस 

घोषणा पत्रे किंवा कोणतीही वस्तू बाळगणार नाही . 
अधिकारी , कर्मचारी किंवा शासनाचे अधिकारी, कर्मचारी , अंत्ययात्रा, 

हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक १३ / १२/ २०१७ रोजीचे ०६ .०० 
धार्मिक कार्यक्रम यास हे आदेश लागू राहणार नाहीत . उक्त कालावधीत 

वाजेपासून ते दिनांक २७/१२/ २०१७ ते २४. ०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
मिरवणुकांना/ सभांना परवानगी देण्याचे अधिकार पोलीस अधिक्षक , 

हे आदेश आज दिनांक १३/ १२/ २०१७ रोजी माझ्या सही - शिक्यानिशी 
उपअधिक्षक , मंडळ पोलीस निरीक्षक पोलीस उपनिरीक्षक यांना राहतील . 

देण्यात आला आहे . 
हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे संपुर्ण हद्दीपावेतो दिनांक २१/ १२/ 

जालना , १३ नोव्हेंबर २०१७ 
२०१७ चे ०६ .०० पासून ते दिनांक ०३/ ०१/ २०१८ चे २४ .०० वाजेपावेतो 

राजेश जोशी, 
( दोन्ही दिवस धरुन ) अंमलात राहतील . 

अपर जिल्हादंडाधिकारी जालना. 
_ हे आदेश आज दिनांक १९ / १२/ २०१७ रोजी माझे सही व या 
कार्यालयाचे शिक्यानिशी निर्गमित केले आहेत . 
उस्मानाबाद १९ डिसेंबर २०१७ 

जिल्हा न्यायाधिश, यांजकडून 
दुर्वाचनिय , 

वाचा :- जिल्हा न्यायालय , नांदेड आदेश जा .क्र . ब -२( १)/ ९६०६/ २०१७, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , दिनांक १७/११ / २०१७ 

आदेश 
३१ 

क्र .ब - २( १ )/९६६०/ २०१७.- सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 

स्तर , बिलोली यांना दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांच्या 
वाचा : पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा .क्र . जिविशा/ जा / का . व.सु / दिनांक १८ / ११/ २०१७ ते २४ / ११/ २०१७ या रजेच्या कालावधीतील अथवा 
२०१७-४६७० , दि .०७/ १२/ २०१७ 

ते कर्तव्यावर हजर होईपर्यंत दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) 

आस्थापनेवरील अधिकाऱ्यांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर व इतर 
आदेश 

देयकांवर हुंडी , स्वीय प्रपंची लेख्यावर स्वाक्षरी करण्याचा व धनादेश 
क्र .२०१७/ आरबी- डेस्क - १/ पोल - १/ कावि / २५८६ :- ज्या अर्थी माझ्या रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार याद्वारे प्रदान करण्यांत 
असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , दि . ११/ १२/ २०१७ रोजी येत आहे. 
पासून महाराष्ट्र विधी मंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरु होणार असून त्या नांदेड , २० नोव्हेंबर २०१७ . 
दरम्यान विविध राजकिय पक्ष / संघटना कडून त्यांचे विविध मागणी करिता 

एस. आर . जगताप , 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची शक्यता आहे. विवीध पक्ष / संघटना कडून 

जिल्हा न्यायाधीश - १, नांदेड , 
त्यांचे विविध मागण्यांकरिता तसेच शेतकऱ्यांकडून कर्ज माफीचे अनुषंगाने 


३२ 


७५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १९- २५ , २०१८ : चैत्र / वैशाख २९ -५, शके १९४० भाग १ - पुरवणी 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
वाचा :- श्री . डी . टी . वसावे, सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नांदेड 
यांचे पत्र जा .क्र . १११५/ २०१७, दि . २१ /११/ २०१७, सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र .ब - २( १ )/ ९६९६/ २०१७.- श्री . डी . टी . वसावे, सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . २२/ ११/ २०१७ ते २४/ ११/ २०१७ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दि . २५/ 
११/ २०१७, व २६ / ११/ २०१७ या दोन दिवसांच्या सुट्टया जोडून मंजूर 
करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यांनतर श्री . डी . टी . वसावे, सचिव , जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ – ब 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . टी . 
वसावे, सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नांदेड हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 
असते . 


रजेवरुन परत आल्यांनतर श्री बी .एस . वावरे ,तर्थजिल्हा न्यायाधीश 
- १ , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री बी . एस. वावरे , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश – १ , कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

:: २ :: 
तिदर्थ जिल्हा न्यायाधीश – १ , कंधार यांच्या न्यायालयाचा सदरील 
कालावधीतील कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश – १, कंधार यांनी पहावा . 
नांदेड , २१ नोव्हेंबर २०१७. 

एस. आर . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड , 


वाचा 


जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी 
पहावा. तसेच वर नमुद कालावधीत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नांदेड 
या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची 
लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 
नांदेड , २१ नोव्हेंबर २०१७ . 

एस . आर . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड , 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्रीमती एस. एन . सचदेव , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नांदेड यांचे 
पत्र जा . क्र . ४२१४/ २०१७, दि . २३/ ११/ २०१७, सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . ब - २( १ )/९७६५/ २०१७.- श्रीमती एस . एन . सचदेव , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . २२/ ११/ २०१७ ते २४/ ११ / २०१७ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन) या एकूण ( ०३) दिवसांची अर्जित रजा, मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यांनतर श्रीमती एस. एन . सचदेव , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एन . 
सचदेव , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नांदेड हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
वाचा :- श्री बी . एस . वावरे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश – १, कंधार यांचे पत्र 
जा .क्र . १२४३/ २०१७, दि . २०/ ११/ २०१७, सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . ब - २( १ )/ ९६९५/ २०१७.- श्री बी . एस . वावरे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश – १ , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . २७/११/ २०१७ ते ३० /११/ २०१७ रोजी पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०४ ) दिवसाची अर्जित रजा, दिनांक २५ / 
११/ २०१७, २६/ ११/ २०१७, व १/१२/ २०१७ या तीन दिवसाची सुट्टीचा 
फायदा, दिनांक २४/ ११/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक २/१२/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी मंजूर करण्यांत येते . 


मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांनी पहावा . तसेच वर नमुद कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नांदेड 
या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची 
लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत 
येत आहे. 
नांदेड , २३ नोव्हेंबर २०१७. 

एस. आर . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


३६ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १९-२५ , २०१८ : चैत्र/ वैशाख २९ -५ , शके १९४० ७५७ 

रजेवरुन परत आल्यांनतर श्रीमती एस . पी . पैठणकर , दिवाणी 
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, हदगांव हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
वाचा :- श्री . एन . डी . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , उमरी राहतील. 
यांचेपत्र जा .क्र . ४४७/ २०१७, दि . २२/ ११/ २०१७, सोबत विहीत नमुन्यातील ___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 

खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . पी . 
आदेश 

पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव हया जर वर नमूद 
क्र . ब - २( १ )/ ९७६४/ २०१७.- श्री . एन . डी . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , 

कालावधीत रजेवर गेले नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 
कनिष्ठ स्तर , उमरी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 

असते . 
मधील नियम ५० अन्वये दि . २७/ ११/ २०१७ ते २९/ ११/ २०१७ पर्यंत ( दोन्ही 

दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांच्या न्यायालयाचा 
दिवस धरुन ) या एकूण (०३ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दि . 

उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
२५/ ११/ २०१७ व २६/११/ २०१७ या दोन दिवसांच्या सुट्टया जोडून दिनांक 

हदगांव यांनी पाहावा. 
२४/११/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २७/ ११/ 

नांदेड , २७ नोव्हेंबर २०१७. 
२०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 

एस . आर . जगताप , 
मंजूर करण्यांत येते . 

जिल्हा न्यायाधीश – १, नांदेड . 
रजेवरुन परत आल्यांनतर श्री . एन . डी . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , उमरी हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

३८ 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन. डी . 

वाचा :- श्री जे . आर . पठाण , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , किनवट 
जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , उमरी हया जर वर नमूद 

यांचेपत्र जा .क्र .२१८२/ १७, दिनांक २९/ ११/ २०१७ व सोबत विहित नमुन्यातील 
कालावधीत रजेवर गेले नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 

अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
असते . 

आदेश 
:: २ :: 

क्र . ब - २( १ )/ १००४६/ २०१७.- श्री जे . आर. पठाण , दिवाणी न्यायाधीश , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 

कनिष्ठ स्तर , किनवट यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर 

मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०२/ १२/ २०१७ या एक दिवसांची अर्जित 
यांनी पहावा. तसेच वर नमुद कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 

रजा , दिनांक ०१/ १२/ २०१७ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा , दिनांक ३० / ११ / 
स्तर , उमरी या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व 

२०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०३/ १२/ २०१७ 
स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित 

रोजीच्या नांदेड येथे होणाऱ्या न्यायीक अधिकारी यांच्या कार्यशाळेपुर्वीपर्यंत 
करण्यासाठी सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, भोकर यांना याद्वारे 

मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येते . 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 

रजेवरुन परत आल्यांनतर श्री जे. आर. पठाण, दिवाणी न्यायाधीश , 
नांदेड , २३ नोव्हेंबर २०१७ . 

कनिष्ठ स्तर , किनवट हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 
एस . आर . जगताप , 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 

खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री जे . आर . 

पठाण , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , किनवट हया जर वर नमूद 
३७ 
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

कालावधीत रजेवर गेले नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 
वाचा :- श्रीमती एस . पी . पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

असते . 
हदगांव यांचे पत्र जा .क्र . ४२५३/ १७, दिनांक २३/ ११/ २०१७ व सोबत 

दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , किनवट यांच्या न्यायालयाचा 
विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
आदेश 

हदगांव यांनी पाहावा . 
क्र .ब - २(१ )/ ९८७५/ २०१७.- श्रीमती एस. पी . पैठणकर , दिवाणी नांदेड , ०४ डिसेंबर , २०१७ . 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 

एस. आर . जगताप , 
नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . २९/ ११/ २०१७ ते ०६/ १२/ २०१७ 

जिल्हा न्यायाधीश - १, नांदेड . 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०८ ) दिवसांची अर्जित रजा , 
दिनांक २८/ ११/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
०७ /१२/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी मंजूर करण्यांत येते . 


3९ 


आहे . 


४१ 


७५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १९- २५ , २०१८ : चैत्र / वैशाख २९ -५, शके १९४० भाग १ - पुरवणी 

दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, बिलोली ( बा ) यांच्या न्यायालयाचा 
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

सदरील कालावधीतील न्यायीक विभगाचा कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश , 
वाचा :- कु . एम . एन . राठोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा तर प्रशासनिक विभागाचा कार्यभार सह 
( बा ) यांचे पत्र जा . क्र . १६३३/ १७, दिनांक ०४/ १२/ २०१७ व सोबत विहित दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांनी पहावा . 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बिलोली यांच्या न्यायालयाचा वर 
आदेश 

नमुद कालावधीत दिवाणी न्यायालय , वरिष्ठ स्तर , बिलोली आस्थापनेशी 
क्र . ब - २( १)/ १०१०६/ २०१५.- कु . एम . एन . राठोडे , सह दिवाणी 

संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर, हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा ) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 

धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी सह दिवाणी 
(रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०४/ १२/ २०१७ या 

न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांना याद्वारे प्रधिकृत करण्यात येत 
एक दिवसांची अर्जित रजा , मंजूर करण्यांत येते . 
रजेवरुन परत आल्यांनतर कु. एम. एन . राठोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , 

नांदेड , ०८ डिसेंबर , २०१७ . 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा ) हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 

एस . आर. जगताप , 
राहतील . 

जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , कु . एम . एन . राठोडे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा ) हया जर वर नमूद 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 

वाचा :- श्री एस .एस . खरात , जिल्हा न्यायाधीश - ३, नांदेड यांचे पत्र 
असत्या . 

जा .क्र . ९९८३/२०१७, दिनांक ३० / ११ / २०१७, सोबत विहीत नमुन्यातील 
___ सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा ) यांच्या अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , 

आदेश 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा ) यांनी पाहावा . 

क्र .ब - २( १)/ १०००९/ २०१७.- श्री एस. एस. खरात , जिल्हा न्यायाधीश -३ , 
नांदेड , ०४ डिसेंबर , २०१७ . 

नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ५० 
एस . आर. जगताप , अन्वये दि . ०४/ १२/ २०१७ ते ०७/१२/२०७ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या 
जिल्हा न्यायाधीश - १, नांदेड . एकूण (०४ ) दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक ०३/१२/ २०१७ रोजी होणाऱ्या 

न्यायीक अधिकारी यांच्या कार्यशाळेनंतर पासून ते दिनांक ०८ / १२ / २०१७ 

रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

मंजूर केली आहे . 
वाचा :- श्री एस . बी . हिवाळे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बिलोली ___ रजेवरुन परत आल्यांनतर श्री एस. एस . खरात , जिल्हा न्यायाधीश - ३, 
यांचे पत्र जा . क्र .१७९५/ २०१७, दिनांक ०६/ १२/ २०१७ व सोबत विहित नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 
आदेश 

खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एस . एस . 
क्र .ब - २( १ )/ १०२०४ / २०१७.- श्री एस . बी . हिवाळे, दिवाणी न्यायाधीश , खरात ,जिल्हा न्यायाधीश - ३ , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
वरिष्ठ स्तर , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ 

गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
मधील नियम ५० अन्वये दि . ११/ १२ / २०१७ ते १६ /१२/ २०१७ रोजी पर्यंत 

जिल्हा न्यायाधीश - ३ , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा सदरील 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक १० / 

कालावधीतील कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश- ४, नांदेड , यांनी पहावा . 
१२/ २०१७ व १७/ १२/ २०१७ या दोन सुट्टीचा फायदा , दिनांक ९ / १२/ नांदेड ०२ डिसेंबर २०१७ 
२०१७ रोजी होणाऱ्याला राष्ट्रीय लोकन्यायालयानंतर पासून ते दिनांक 

सुधीर पी . कुलकर्णी, 
१८ / १२/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नांदेड . 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यांनतर श्री एस. बी . हिवाळे, दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 

वाचा :- श्रीमती एस. एस . तोडकर , यांचे पत्र जा .क्र .१०७९ / २०१७, दिनांक 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एस . बी . 

२९ /११/ २०१७, सोबत विहित नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज व जा .क्र . 
हिवाळे, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बिलोली हे जर वर नमूद ९११०/ २०१७, दिनांक २९ /११/ २०१७ सोबत वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले आदेश . 
असते . 


४० 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १९-२५, २०१८ : चैत्र / वैशाख २९-५ , शके १९४० ७५९ 
आदेश 

४४ 
क्र . ब - २( १ )/ १०००८ / २०१७.- श्रीमती एस. एस . तोडकर , जिल्हा 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
न्यायाधीश- ६ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ वाचा :- कु . एम . एन . राठोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
मधील नियम ६१ अन्वये दि . २९ /११/ २०१७ व ३० / ११/ २०१७ ( दोन्ही 

नायगांव ( बा ) यांचे पत्र जा .क्र .१६९७/ २०१७, दि . १४/ १२/ २०१७, सोबत 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ०२) दिवसांची परिवर्तीत रजा , दिनांक ०१/१२/ 

विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 

आदेश 
२०१७ रोजीच्या सुट्टीच्या फायद्यासह मंजूर केली आहे. 

क्र . ब - २( १ )/ १०३३९ / २०१७.- कु . एम .एन . राठोडे, सह दिवाणी 
रजेवरुन परत आल्यांनतर श्रीमती एस. एस . तोडकर , जिल्हा 

न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा ) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
न्यायाधीश – ६, नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

(रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १८ / १२/ २०१७ व 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 

१९ / १२/ २०१७ या एकूण ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेला जोडून 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एस . दिनांक १७/ १२/ २०१७ रोजीचा सुट्टीचा फायदा , दिनांक १६/ १२/ २०१७ 
तोडकर , जिल्हा न्यायाधीश - ६ , नांदेड हेयो जर वर नमूद कालावधीत रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २० / १२ / २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येते . 
:: २ :: 

रजेवरुन परत आल्यांनतर कु . एम .एन . राठोडे, सह दिवाणी 
जिल्हा न्यायाधीश - ६ , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 

न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा ) हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 

स्थानापन्न राहतील . 
कालावधीतील कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश – ५, नांदेड , यांनी पहावा . 

___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 
नांदेड , ०२ डिसेंबर , २०१७ . 

खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , कु . एम .एन . 
सुधीर पी . कुलकर्णी, 

राठोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा ) हया जर वर 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नांदेड . 

नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसत्या तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न 

राहिल्या असत्या . 
४३ 

: : २ :: 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा ) यांच्या 
वाचा :- श्री . जे. आर . पठाण , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , किनवट न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , 
यांचे पत्र जा .क्र .२२७२ /२०१७, दि . १२/ १२/ २०१७, सोबत विहीत नमुन्यातील कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा ) यांनी पहावा . 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 

नांदेड , १४ डिसेंबर , २०१७ . 
आदेश 

श्रीमती एम . व्ही . देशपांडे, 
क्र . ब - २( १ )/ १०३१८/ २०१७.- श्री . जे. आर . पठाण , दिवाणी न्यायाधीश, 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड . 
कनिष्ठ स्तर , किनवट यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १४/ १२/ २०१७ व १५/ १२/ २०१७ या दोन 
दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १३/ १२/ २०१७ या रोजीच्यास 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधिश यांजकडून 
सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक १२/ १२/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वाचा :- श्री सं . वि . स्वामी , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कंधार 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक १६/ १२/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत यांचे पत्र जा .क्र .२०८१/ २०१७, दि . १२/ १२/ २०१७, सोबत विहीत नमुन्यातील 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येते . 

अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 
रजेवरुन परत आल्यांनतर श्री . जे. आर . पठाण, दिवाणी न्यायाधीश , 

आदेश 
कनिष्ठ स्तर , किनवट हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

क्र .ब - २( १ )/ १०३३७/ २०१७.- श्री सं . वि . स्वामी, सह दिवाणी 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ – ब न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जे . आर . १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १६/ १२/ २०१७ या ( ०१ ) दिवसांची 
पठाण , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , किनवट हे जर वर नमूद अर्जित रजा , रजेला जोडून दिनांक १७/ १२/ २०१७ रोजीचा सुट्टीचा 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले ___ फायदा , दिनांक १५/ १२/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
असते . 

१८/ १२/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 

परवानगी मंजूर करण्यांत येते . 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , किनवट यांच्या न्यायालयाचा रजेवरुन परत आल्यांनतर श्री सं . वि . स्वामी , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
उक्त कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कनिष्ठ स्तर, कंधार हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील. 
किनवट यांनी पहावा . 

___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 
नांदेड , १२ डिसेंबर , २०१७. 

खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री सं . वि . 
श्रीमती एम . व्ही . देशमुख , स्वामी , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कंधार हे जर वर नमूद 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश– १, नांदेड . कालावधीत रजेवर गेले नसत्या तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 

असते . 


४५ 


४८ 


७६० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १९- २५ , २०१८ : चैत्र / वैशाख २९ -५, शके १९४० भाग १ - पुरवणी 
:: २ :: 

०२ / २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत , मुख्यालय सोडण्याच्या 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या न्यायालयाचा परवानगीसह मंजूर करीत आहेत. 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
स्तर , कंधार यांनी पहावा . 

असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन . एन . जोशी , हया सदरील 
नांदेड , १४ डिसेंबर , २०१७ . 

अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न २ रे सह दिवाणी 
श्रीमती एम .व्ही . देशपांडे, 

न्यायाधीश, क.स्तर , जालना म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एन . 

जोशी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , जालना म्हणुन काम करीत 
४६ 

राहिल्या असत्या . 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री एन . एस . मोमीन, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड 

अर्जदाराचे उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री एस . बी . 
यांचे पत्र जा .क्र . ५५५० / १७, दि . १४/ १२/ २०१७, सोबत विहीत नमुन्यातील 

वाळके , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , जालना यांनी स्वतःचे काम 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

सांभाळुन अर्जदाराचे न्यायालयाचे कामकाज सांभाळले . 
आदेश 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
क्र . ब - २( १ )/ १०३३८ / २०१७ .- श्री एन . एस . मोमीन , दिवाणी आली आहे . 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम जालना , १३ फेब्रुवारी , २०१८ . 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २० / १२/ २०१७ ते २२/ १२/२०१७ 

निरज पी . धोटे , 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 
रजेला जोडून दिनांक २३/ १२/ २०१७ ते २५ /१२/ २०१७ या तीन दिवसांची 
सुट्टीचा फायदा , दिनांक १९ / १२ / २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २६/ १२ / २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यांत येते . 

वाचा :- श्रीमती एस . एस . गवई , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
रजेवरुन परत आल्यांनतर श्री एन . एस . मोमीन, दिवाणी न्यायाधीश , 

देगलूर , यांचे पत्र जा .क्र . २०८ / २०१८ दिनांक २० /०२ / २०१८ , सोबत 
वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 

आदेश 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एन . एस . 
मोमीन, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 

क्र .ब - २( १ )/ १५४७/ २०१८ .- श्रीमती एस . एस . गवई , सह दिवाणी 
रजेवर गेले नसत्या तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, देगलूर यांना , महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
:: २ :: 

नियम १९८१ मधील नियम ६१ अन्वये दि . १२ / ०२ / २०१८ ते १७/०२ / 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 

२०१८ रोजी पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०६) दिवसांची परिवर्तीत 
दिनांक २० / १२/ २०१७ व २२/ १२/ २०१७ या रोजींचा कार्यभार सह दिवाणी रजा वैद्यकिय कारणास्तव मंजूर करण्यांत येते . 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांनी तर दिनांक २१/ १२/२०१७ व २३ / 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस .एस . गवई , सह दिवाणी 
१२/ २०१७ ते २५/ १२/ २०१७ या कालावधीतील कार्यभार दुसरे सह दिवाणी __ न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, देगलूर हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार यांनी पहावा . 

राहतील . 
नांदेड , १४ डिसेंबर , २०१७ . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ – ब 
श्रीमती एम . व्ही . देशपांडे , 

खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस .एस . 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश – १, नांदेड . 

गवई , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , देगलूर हया जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 

असत्या . 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

सह दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ स्तर, देगलर न्यायालयाचा सदरील 
वाचा :- श्रीमती एन. एन . जोशी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क .स्तर , 

कालावधीतील कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांनी 
जालना यांचा दिनांक ७/ ०२ / १८ ते ०९/ ०२/ १८ पर्यंतची (०३ ) दिवसाची 
कार्यात्तर अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

पहावा . 
आदेश 

नांदेड , २२ फेब्रुवारी , २०१८ . 
क्र . ब - २( १ )/ १४४४/ २०१८ - श्रीमती एन . एन . जोशी , २ रे सह 

एस . आर . जगताप , 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , जालना यांना, दिनांक ०७/ ०२/ २०१८ ते ०९ / 

प्र . प्रमुख न्यायाधीश नांदेड . 
०२/ २०१७ पर्यंतची ( ०३) दिवसांची कार्योत्तर अर्जित रजा , दिनांक १० / 
०२ / १८ व ११/ ०२ / १८ या शासकीय सुट्यांच्या फायद्यासह , दिनांक १२/ 


रण 


४७ 


पालयाचा 


वाचा 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १९- २५ , २०१८ : चैत्र / वैशाख २९-५ , शके १९४० 


७६१ 


४९ 


न 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्रीमती एस .एस . गवई , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
देगलूर, यांचे पत्र जा . क्र . १३०/ २०१८ दिनांक ०१/ ०२/ २०१८ . 

आदेश 
क्र .ब - २( १)/९४९ / २०१८.- श्रीमती एस. एस . गवई , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांना , महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम । 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ०१/ ०२/ २०१८ ते ०३ /०२/ २०१८ या 
एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दि . ०४/ ०२/ २०१८ या 
एक दिवसाची सुट्टी जोडून मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . एस . गवई , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 

___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एस . 
गवई , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , देगलूर हया जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 
असत्या . 

सह दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ स्तर , देगलूर न्यायालयाचा सदरील 
कालावधीतील कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांनी 
पहावा . 
नांदेड , ०२ फेब्रुवारी , २०१८ . 

एस. आर . जगताप , 
प्र . प्रमुख न्यायाधीश नांदेड . 


५१ 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : - १. जिल्हा न्यायालय , कार्यालयीन आदेश जा .क्र . ७८७/ २०१८ , 
दिनांक २९ / १/ २०१८ . 

२. श्रीमती ए. आर . नागोरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांचेदिनांक १/ २/२०१८ रोजीचे पत्र व त्यावर दिवाणी न्यायालय , 
व . स्तर , नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्रमांक ६३९/ २०१८ , दिनांक १/ २/ २०१८ . 

आदेश 
क्र .ब - २( १)/ ९४५/ २०१८ .- श्रीमती ए. आर . नागोरी , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांची संदर्भीय आदेशा अन्वये दिनांक 
२९/ १/ २०१८ ते ०३ / ०२/ २०१८ या ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करण्यात आली होती. त्यांच्या विनंतीवरुन दिनांक १/ २/ २०१८ ते ३/ २/ 
२०१८ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा रद्द करण्यात येते . 
नांदेड , ०२ फेब्रुवारी , २०१८ . 

एस . आर . जगताप , 


प्रमुख न्यायाधीश – १ , नांदेड . 


उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 

नमुना दोन 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ चे कलम ३२ ( २ ) 

खाली नोटीस 


५० 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्रीमती एस . एस . अग्रवाल , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , लोहा यांचे पत्र जा .क्र . २२५/ २०१८ दिनांक ०१/ ०२/ २०१८ सोबत 
विहिती नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज व वैद्यकिय प्रमाणपत्र . 

आदेश 
क्र .ब - २( १ )/ ९४८ / २०१८ - श्रीमती एस. एस . अग्रवाल , दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक २९/ ०१/ २०१८ या एक 
दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकिय कारणास्तव मंजूर करण्यांत येते . 

__ रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . एस . अग्रवाल , दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहतील . 

___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ – ब 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एस . 
अग्रवाल, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा हया जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिल्या असत्या . 

दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, लोहा यांनी पहावा . 
नांदेड , ०२ फेब्रुवारी, २०१८ . 

एस . आर . जगताप , 
प्र . प्रमुख न्यायाधीश नांदेड . 


जा .क्र .२०१७/ भूसं / सटाणाऔ. क्षे./सिआर - १० - १ . याआर्थी महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र तीन ) 
यांच्या कलम १ , पोट कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र भाग चार- ब दिनांक ०९ ते १५ मार्च २०१७ पृष्ठ क्रमांक ४ 
मराठी व पृष्ठ क्रमांक ५ इंग्रजी वर प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे . 
सदरील दिनांक ०९ -१५ मे २०१७ ची शासकीय अधिसूचना उद्योग ऊर्जा 
व कामगार विभाग , क्रमांक आयडीसी २०१६/ ( ७२४ )/ उ .- १४ दिनांक २० / 
०२/ २०१७ अन्वये प्रकरण सहाचे उपबंध हे या अधिसूचनेच्या अनुसूचीत 
निर्दिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात सन २०१७ चे फेब्रुवारी महिन्याच्या २१ 
व्या दिवसापासून अंमलात येथील असे महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला 
आहे . 

२. आणि ज्या अर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेली / केलेल्या 
जमीन / जमीनी उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध ज्या क्षेत्रात अंमलात आले 
आहेत त्या क्षेत्रात आहे | आहेत , आणि परिणामी त्या - त्या क्षेत्रात लागू 
होतात . 

३. आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळा मार्फत 
( यात यानंतर ज्याचा उक्त महामंडळ असा निर्देश करण्यात आला आहे ) 


७६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १९ - २५ , २०१८ : चैत्र / वैशाख २९ - ५ , शके १९४० 


भाग १ - पुरवणी 


ठरवुन , कोणत्याही कामाच्या दिवशी , सकाळी ११ ते १ वाजेपर्यंत खाली 
सही करणाऱ्या पुढे जातीने किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यारामार्फत 
हजर राहता येईल . 


अनुसूची 
सटाणा औद्योगिक क्षेत्र 
तालुका : औरंगाबाद 


मौजे : सटाणा 


जिल्हाः औरंगाबाद 


अ .क्र . गट क्रमांक | क्षेत्र हे . | 

आर 
७ । ४ . ३० 
८ । ९ .६१ 


१६ 


२ 


४ . ७० 


omCocom० 


३ .९४ 


। १० पैकी 

११ पैकी 
१२ पैकी 
१३ 


विकासाच्या प्रयोजनार्थ किंवा उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पुष्ट्यर्थ 
असे अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ ती / त्या आवश्यक असणारी । 
असणाऱ्या जमीन / जमीनी असल्यामुळे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ 
अन्वये अशा क्षेत्रातील जमिनी संपादन करण्याची शक्ती राज्य शासनास 
प्रदान करण्यात आली आहे . 

४ . आणि ज्याआर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २, खंड ( क ) अन्वये 
काढण्यात आलेली दिनांक ११/ ०६/ १९९३ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग 
व कामगार विभाग , क्रमांक आयडीसी- १८९२/( १७४४१ )/ उद्योग - १४ ही 
द्वारे , राज्य शासनाने , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास नियम १९६२ याच्या 
नियम २८ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्याकडे जी कामे सोपविण्यात आली आहेत 
अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ , ३३, ३६ व ३८ खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कामे पार पाडण्यासाठी शासन उद्योग व कामगार विभाग यांचे पत्र 
क्रमांक आयडीसी/ २०१८/प्र.क्र ./ ७२४/ उद्योग/१४ दिनांक २४/ ०४/ २०१७ अन्वये 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , औरंगाबाद यांना अधिकार 
प्रदान करुन भूसंपादन कार्यवाही पुर्ण करण्यासाठी प्राधिकृत केले आहे . 
तसेच उक्त अधिनियमाचे कलम ३३ ( ३ ) च्या तरतुदीनुसार नुकसान 
भरपाई निश्चित करण्याचे अधिकारी ही उप विभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, औरंगाबाद यांना देण्यात आले आहेत . 

५. आणि ज्याआर्थी, औद्योगिक क्षेत्र म्हणुन / औद्योगिक वसाहत 
म्हणुन विकसित करण्यासाठी किंवा दोन्ही करिता म्हणुन सोबतच्या , 
अनुसूचीत वर्णन केलेल्या जमीनी महामंडळास आवश्यक आहेत असे 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, औरंगाबाद यांचे मत 
झाले आहे. 

ज्याआर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ , पोट कलम ( २ ) व 
उक्त अधिसूचना व खालील राज्य शासनाच्या शक्तीच्या वापर करुन मी 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी औरंगाबाद याद्वारे या 
सोबतच्या अनुसूचित वर्णन केलेल्या जमिनी उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन 
करण्यात येऊ नयेत . या संबंधी ही नोटीस मिळाल्यापासुन एका महिन्यात 
लेखी स्वरुपात कारण दर्शविण्याबद्दल आपणास फर्मावित आहे . 

६ . या नोटीशीच्या तारखेनंतर , जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजूरी शिवाय, 
विक्री करुन , पट्याने देऊन , गहाण ठेवून , अभिहस्तांतरण करुन , अदलाबदला 
करुन किंवा अन्य रितीने , विल्हेवाटीसाठी केलेला कोणताही करार किंवा 
तीवर | त्यांवर केलेला, कोणताही खर्चकिंवा तीमध्ये | त्यामध्ये केलेल्या 
सुधारणा या उक्त जमिनीच्या / जमिनीच्या अंतिमतः संपादन करण्यात 
येतील अशा भागासंबंधी भरपाई निर्धारीत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून , 
उक्त अधिनियमाचे कलम ३३, पोट कलम ( ५) व भुसंपादनातील योग्य 
नुकसान भरपाईचा अधिकार व स्थानांतरण , पुनः स्थापना आणि पुनर्वसन । 
अधिनियम २०१३ अन्वये , विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 

७. जिची व्यक्तिगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही 
व्यक्तीस या नोटीशीच्या तारखेपासुन एक महिन्याच्या आत , भेटीची वेळ 


| 


अ. क्र . | गट क्रमांक | क्षेत्र हे . 

आर 

२ .९२ 
१७ । २३ । ० .०२ 
| १८ | २४ । १.५३ 
१९ २५ पैकी २ .१५ 
१२५ पैकी 

० . ३० 
१२९ पैकी | १.०२ 
२२ । १३० पैकी । १. ५४ 
२३ १३१ । १. ६६ 
२४ १३२ पैकी । १. ३० 
२५ । १३५ पैकी । ३.९३ 
२६ । १३६ पैकी । ०. ९७ 
२७ १३७ ४ . ७४ 

१३८ । २ . ६२ 
१४० पैकी । १० . ४५ 
१४१ पैकी । १४ .३५ 

एकुण १०९ .९२ 


१ . ४६ 
३ .९० 
६ . ७३ 
० .०२ 
४. ६३ 
५.९३ 
० .०२ 
६ . ६९ 
२ . १० 
३. २५ 
३.१४ 


२९ 


१५ । 


२१ 


। 


30 


| 


औरंगाबाद , ११ एप्रिल २०१८ . 


शशिकांत मारुती हदगल , 
उप विभागीय अधिकारी तथा , 
भूसंपादन अधिकारी औरंगाबाद. 


OFFICE OF SUB DIVISIONAL OFFICER AND LAND 

ACQUISITION OFFICER , 

ANNEXURE.II 

Public Notice u /s 32 (2 ) 
No. 2017/LNQ/Satana/IND-CR- 1 .- Whereas, bythe 
Government Notification Industries and Labour 
Department No .IDC / 2016/( 724 ) Ind-14 dated 20th Feb 
2017 issued under Sub section ( 3 ) of section 1 of the 

MaharashtraIndustrial Development Act. 1961 ( Mah.Ill 
of 1962, hereinafter referred as to the said Act ) and 
published in theMaharashtra GovernmentGazette , Part 
4 B dated 9 To 15 March 2017 on page No. 4 in Marathi 
& Page No. 5 in English the Govt. of Maharashtra has 
directed that the provision of Chapter VI of the said Act, 
shall take effect from the 21 Feb 2017 in the area 
specified in the schedule to thatnotification . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १९ - २५ , २०१८ : चैत्र / वैशाख २९ - ५ , शके १९४० 


७६३ 


SCHEDULE 
Additional Shendra Industrial Area 


Dist. Aurangabad Taluka : Aurangabad Village : Satana 


Sr. 


No 


No. No. 


22 


8 


3 


9 
10 Pt. 


4 
5 


11 Pt. 


20 


6 


| 12 Pt. 


7 


13 


Area 

Gut Area 
(H.R.) | No. No . (H.R.) 
4 .30 16 

2 .92 
9 .61 

17 23 0 .02 
4.70 | | 18 24 1.53 
3. 94 

19 25 Pt. 

2 . 15 
1.46 

| 125 Pt. 0 .30 
3 . 90 21 | 129 Pt. 1. 02 
6 . 73 22 130 Pt. 1. 54 
0 .02 

23 131 11.66 
4 .63 24 | 132 Pt. 1. 30 
5 . 93 25 135 Pt. 3. 93 
0 .02 26 136 Pt. 0. 97 
6 .69 27 137 4 . 74 
2 . 10 28 138 

2 .62 
3 .25 29 | 140 Pt. 10 .45 
3 .14 

30 141 Pt. 14 . 35 

Total 109. 92 


14 
15 


10 


16 


11 


17 


12 


18 


13 


And ,Whereas , the landmentioned in the schedule 
here to are situated in , the area where in the provisions 
of Chapter VI of the said Act, have been taken effect as 
aforesaid . 

And, Whereas, under section 32 of the said Act, 
the State Government is empowered to acquire lands in 
the area to which chapter VI of the said Act has been 
made applicable and are required for the purpose of the 
developmentby the Maharashtra IndustrialDevelopment 
Corporation (here in after referred as the Corporation ) 
or for any other purpose in furtherance of the object of 
the said Act. 

And, Whereas , by Government Notification in 
Industries, Energy and Labour DepartmentNo. IDC /1892 
( 17441) Industries - 14 dated 11th June 1993 issued under 
clause (c ) of the section 2 of the said Act, and the Govt. 
letter in Industries & Labour Deptt.No. IDC / 2017 / CR /169 / 
Industrial- 14 Dated 01 -07 - 2017 , the Sub . Divisional 
Officer and Land Acquisition officer, Aurangabad has 
been specially appointed by the State Government to 
perform the functions of a Collector, under section 32 , 36 
and 38 of the said Act delegated to him by rule 28 of the 
Maharashtra IndustrialDevelopment Rules 1962 . 

And Whereas, the Sub -Divisional Officer / Land 
Acquisition officer, Aurangabad is of the opinion that the 
Lands described in the schedule here to are required by 
the Corporation for developments Industrial Area . 

Now therefore , in exercise of the powers of the 
State Government under sub section ( 2) of the section 
32 of the said Act. delegated as aforesaid the Sub 
DivisionalOfficer / Land Acquisition Officer, Aurangabad 
here by give notice calling upon all the person having 
interest and rights in the lands described in the schedule 
hereto , to show cause in writing to the undersigned 
before one month from individual notice received under 
section 32 (2 ) as to why the lands described in the 
schedule should not be acquired for the said purpose . 

Any contacts for the disposal of the said lands by 
sale , lease , mortgage , assignment, exchange or 
otherwise , or any outlay or improvements made therein 
without the sanction of the Collector after the date of 
this notice will under sub section (5 ) of section 33 of the 
said Act. read with Section 26 to 30 Right to fair 
Compensation and Transparency in Land Acquisition , 
Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 be 
disregarded by the Officer assessing compensation for 
such parts of the said lands as may be finally acquired . 

Any person who desire to be heard in person may, 
after previous appointment appear before the 
undersigned in person or through his legal constituted 
attorney between 11.00 a .m . and 1.00 p .m . on any 
working day within onemonth from the date of this notice . 


19 


14 


20 
21 


15 


Aurangabad , 11 April 2018 

SHASHIKANT MARUTI HADGAL , 

Sub Divisional Officer And , 
Land Acquisition Officer, Aurangabad . 


43 


कार्यालय , उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारीट , यांजकडून 

नमुना दोन 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ चे कलम ३२ ( २ ) 

खाली नोटीस 
जा .क्र .२०१८ / भूसं / जयपुरऔ. क्षे./सिआर-१ - १. ज्याआर्थी महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र तीन ) 
यांच्या कलम १, पोट कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र भाग चार- ब दिनांक ३० जानेवारी २०१८ पृष्ठ क्रमांक ५ 
६ मराठी व ७- ८ इंग्रजी वर प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे . सदरील 
दिनांक १- ७ फेब्रुवारी २०१८ ची शासकीय अधिसूचना उद्योग ऊर्जा व 
कामगार विभाग , क्रमांक आयडीसी २०१८ /( प्रक्र .- ८ )/ उ .१४ अन्वये उक्त 
अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे या अधिसूचनेच्या अनुसूचीत 
निर्दिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात सन २०१८ चे फेब्रुवारी महिन्याच्या 
पहिल्या दिवसापासून अंमलात येथील असे महाराष्ट्र शासनाने निर्देश 
दिला आहे. 


२० 


७६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १९ - २५, २०१८ : चैत्र / वैशाख २९-५ , शके १९४० भाग १ - पुरवणी 

२ . आणि ज्या अर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेली / केलेल्या उक्त अधिनियमाचे कलम ३३, पोट कलम ( ५ ) व भुसंपादनातील योग्य 
जमीन / जमीनी उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध ज्या क्षेत्रात अंमलात आले नुकसान भरपाईचा अधिकार व स्थानांतरण , पुनः स्थापना आणि पुनर्वसन 
आहेत त्या क्षेत्रात आहे | आहेत, आणि परिणामी त्या त्या क्षेत्रात लागू अधिनियम २०१३ अन्वये , विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 
होतात . 

७ . जिची व्यक्तिगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही 

व्यक्तीस या नोटीशीच्या तारखेपासुन एक महिन्याच्या आत , भेटीची वेळ 
३ . आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळा मार्फत ठरवुन , कोणत्याही कामाच्या दिवशी , सकाळी ११ ते १ वाजेपर्यंत खाली 
( यात यानंतर ज्याचा उक्त महामंडळ असा निर्देश करण्यात आला आहे ) सही करणाऱ्या पुढे जातीने किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यारामार्फत 
विकासाच्या प्रयोजनार्थ किंवा उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पुष्ट्यर्थ हजर राहता येईल . 
असे अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ ती / त्या आवश्यक असणारी / 

अनुसूची 
असणाऱ्या जमीन / जमीनी असल्यामुळे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ 

जयपुर औद्योगिक क्षेत्र 
अन्वये अशा क्षेत्रातील जमिनी संपादन करण्याची शक्ती राज्य शासनास मौजे : जयपुर तालुका : औरंगाबाद जिल्हा : औरंगाबाद 
प्रदान करण्यात आली आहे . 

अ .क्र . गट नंबर । क्षेत्र । अ . क्र . गट नंबर | क्षेत्र 
( हे . आर ) 

( हे . आर .) 
४ . आणि ज्याआर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २, खंड ( क ) अन्वये 

२४६ । ६ . ७८ | १८ 

२६३ पैकी 

| २. १९ 
काढण्यात आलेली दिनांक ११/ ०६/ १९९३ ची शासकीय अधिसूचना , उद्योग 

२४७ । १९ . ४५ । १९ २६४ पैकी २ . ७८ 
व कामगार विभाग , क्रमांक आयडीसी - १८९२/( १७४४१ )/ उद्योग- १४ ही 

२८४/ १ पैकी ४. २२ 

२६५ पैकी | ६ . १४ 
द्वारे , राज्य शासनाने, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास नियम १९६२ याच्या 

२४८/ २ पैकी | ७.०१ 

७ . ६४ 
नियम २८ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्याकडे जी कामे सोपविण्यात आली आहेत . 

२४९ पैकी । ५. ६७ 

२६७ ३ . ६० 
अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ , ३३ , ३६ व ३८ खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची 

२५० ३ .६५ 

२६८ । २ .९५ 
कामे पार पाडण्यासाठी शासन उद्योग व कामगार विभाग यांचे पत्र 

२५१ ५ .०२ २४ 

२६९ । 

१० . २९ 
क्रमांक आयडीसी/ २०१८ / प्र . क्र ./०८ / उद्योग / १४ दिनांक ०९ / ०२/ २०१८ अन्वये 

२५२ ९ .०५ 

२७० पैकी ८ . ३७ 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , औरंगाबाद यांना अधिकार 

२५३ पैकी ८ . ७६ 

२७२ । १३ . ०० 
प्रदान करुन भूसंपादन कार्यवाही पुर्ण करण्यासाठी प्राधिकृत केले आहे . 

२५४ पैकी । १ . ५८ 

२७३ पैकी ७ .८१ 
तसेच उक्त अधिनियमाचे कलम ३३ ( ३) च्या तरतुदीनुसार भूसंपादनाचे 

२५५ ३ . ४९ 

२७४ पैकी १. ०० 
भरपाई निश्चित करण्याचे व संपादीत क्षेत्राचे संदर्भात भुसंपादनातील 

२५६ ५ .७५ 

२७५ पैकी ८ . ५४ 
योग्य नुकसान भरपाईचा अधिकार व स्थानांतरण , पुनः स्थापना आणि 

२५७ । २० .८१ 

२७६ पैकी ७ . २९ 
पुनर्वसन अधिनियम २०१३ मधील तरतुदीनुसार भरपाईची रक्कम निर्धारित 

२५८ पैकी ० .८७ 

२७७ ० .०३ 
करण्याचे अधिकार ही उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी 

१५ २६० पैकी १ .६५ 

३२ २७८ ९ .३४ 
यांना प्रदान करण्यात आलेले आहे . 

| १६ | २६१ पैकी । ४. २४ । 

२८० १४ . १२ 
१७ । २६२ । २. ७१ 

एकुण २१५ . ८० 
५ . आणि ज्याआर्थी, औद्योगिक क्षेत्र म्हणुन / औद्योगिक वसाहत 

औरंगाबाद , ११ एप्रिल २०१८ 
म्हणुन विकसित करण्यासाठी किंवा दोन्ही करिता म्हणुन सोबतच्या, 

शशिकांत मारुती हदगल , 
अनुसूचीत वर्णन केलेल्या जमीनी महामंडळास आवश्यक आहेत असे 

उप विभागीय अधिकारी तथा , 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , औरंगाबाद यांचे मत 

भूसंपादन अधिकारी औरंगाबाद . 
झाले आहे . 


२१ 


२६६ 


| २२ 


Formoreword 


२५ 


११ 


|RMA 


१२ 


१3 | 


३० 


३१ 


ज्याआर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ , पोट कलम 
( २) व उक्त अधिसूचना व खालील राज्य शासनाच्या शक्तीच्या वापर 
करुन मी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी औरंगाबाद 
याद्वारे या सोबतच्या अनुसूचित वर्णन केलेल्या जमिनी उक्त प्रयोजनार्थ 
का संपादन करण्यात येऊ नयेत . या संबंधी ही नोटीस मिळाल्यापासुन 
एका महिन्यात मला लेखी स्वरुपात कारण दर्शविण्याबद्दल आपणास 
फर्मावित आहे . 
६ . या नोटीशीच्या तारखेनंतर , जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजूरी शिवाय , 
विक्री करुन , पट्याने देऊन , गहाण ठेवून , अभिहस्तांतरण करुन , अदलाबदला 
करुन किंवा अन्य रितीने , विल्हेवाटीसाठी केलेला कोणताही करार किंवा 
तीवर / त्यांवर केलेला, कोणताही खर्चकिंवा तीमध्ये | त्यामध्ये केलेल्या 
सुधारणा या उक्त जमिनीच्या / जमिनीच्या अंतिमतः संपादन करण्यात 
येतील अशा भागासंबंधी भरपाई निर्धारीत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून , 


OFFICE OF SUB DIVISIONAL OFFICER AND LAND 

ACQUISITION OFFICER , 

ANNEXURE.II 

Public Notice u / s 32 ( 2 ) 
No . 2018/LNQ/Jaipur/IND - CR- 1 .- Whereas, by the 
Government Notification Industries and Labour 
Department No. IDC / 2018 /(CR -08 ) Ind - 14 dated 30th 
January 2018 issued under Sub section ( 3 ) of section 1 
of the Maharashtra Industrial Development Act. 1961 
( Mah. Ill of 1962, hereinafterreferred as to the said Act ) 
and published in the Maharashtra Government Gazette , 
Part 4 B dated 1 - 7 February 2018 on page No . 5 to 8 the 
Govt. ofMaharashtra has directed that the provision of 
Chapter VI of the said Act, shall take effect from the 1st 
February 2018 in the area specified in the schedule to 
that notification . 


Gut 


No . 


6 .78 


4 


21 


5 


5 .67 


22 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १९ -२५ , २०१८ : चैत्र / वैशाख २९-५, शके १९४० ७६५ 

undersigned in person or through his legal constituted 
schedule here to are situated in , the area where in the attorney between 11 . 00 a .m . and 1. 00 p .m . on any 
provisions of Chapter VI of the said Act,have been taken working day within onemonth from the date of this notice . 
effect as aforesaid . 
And ,Whereas , under section 32 of the said Act, 

SCHEDULE 
the State Government is empowered to acquire lands in 

Jaipur Industrial Area 
the area to which chapter VI of the said Act has been 
made applicable and are required for the purpose of the Dist. Aurangabad Taluka: Aurangabad Village : Jaipur 
developmentby theMaharashtra Industrial Development 
Corporation (here in after referred as the Corporation ) 
or for any other purpose in furtherance of the object of 

Area 

Gut Area 
the said Act. 

(H . R .) No. No . 
And , Whereas, by Government Notification in 

( H . R .) 
Industries , Energy and Labour DepartmentNo. IDC /1892 

246 

263 Pt. 2 . 19 
(17441) Industries - 14 dated 11th June 1993 issued under 

247 19 . 45 19 264 Pt. 2 .78 
clause ( c ) of the section 2 of the said Act, and the Govt. 
letter in Industries & Labour Deptt.No.IDC /2018 / (CR 

248 / 1 Pt. 4 . 22 20 265 Pt. 6 . 14 
08 )/ Industrial- 14 Dated 09 -02- 2017 , the Sub . Divisional 

248 / 2 Pt. 7 .01 

266 7 .64 
Officer and Land Acquisition officer, Aurangabad has 
been specially appointed by the State Government to 

249 Pt. 

267 

3 .60 
perform the functions of a Collector, under section 32 

250 3 .65 
( 2 ), 33 (2 ), 36 and 38 of the said Act delegated to him by 

23 268 2 .95 
rule 28 of the Maharashtra Industrial DevelopmentRules 

251 5 .02 24 269 10 .29 
1962. 
And Whereas , the Sub -Divisional Officer / Land 

252 9 .05 25 270 Pt. 8 . 37 
Acquisition officer, Aurangabad is of the opinion that the 

253 Pt. 8 .76 26 272 13.00 
Lands described in the schedule here to are required by 
the Corporation for developments IndustrialArea . 

254 Pt. 1.58 27 273 Pt. 7.81 
According to the provision of section 33 ( 3 ) of 

255 3 .49 28 274 Pt. 1.00 
the said Act, The provision of Section 33 ( 3 ) of the said 
Act has been vested to Sub -Divisional Officer / Land 

5 .75 
256 

29 275 Pt. 8 .54 
Acquisition officer, Aurangabad to determine 

20 .81 30 276 Pt. 7. 29 
compensation of land acquisition and to fix the 

14 258 Pt. 0 . 87 31 277 0.03 
compensation for damges in realtions to the contiguous 
area and transfer of compensation amount as per the 15260 Pt. 1.65 32 278 9 .34 
provision of the Right to fair Compensation and 

16 261 Pt. 4.24 33 280 14. 12 
Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and 
Resettlement Act, 2013 . 

17 262 2 . 71 

Total 215 . 80 
Now therefore , in exercise of the powers of the 
State Government under sub section ( 2 ) of the section 

Aurangabad , 11 April, 2018 
32 of the said Act. delegated as aforesaid the Sub 

SHASHIKANT MARUTIHADGAL , 
DivisionalOfficer /Land Acquisition Officer, Aurangabad 

Sub Divisional Officer And , 
here by give notice calling upon all the person having 
interest and rights in the lands described in the schedule 

Land Acquisition Officer, Aurangabad . 
hereto , to show cause in writing to the undersigned 
before one month from individual notice received under 
section 32 ( 2 ) as to why the lands described in the 
schedule should notbe acquired for the said purpose . 

Any contacts for the disposal of the said lands 
by sale , lease , mortgage , assignment, exchange or 
otherwise , or any outlay or improvements made therein 
without the sanction of the Collector after the date of 
this notice will under sub section (5 ) of section 33 of the 
said Act. read with Section 26 to 30 Right to fair 
Compensation and Transparency in Land Acquisition , 
Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 be 
disregarded by the Officer assessing compensation for 
such parts of the said lands as may be finally acquired . 

Any person who desire to be heard in person 
may, after previous appointment appear before the 


257 


७६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १९- २५ , २०१८ : चैत्र / वैशाख २९ -५, शके १९४० भाग १ - पुरवणी 

५४ 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 
खरेदीपूर्व जाहिर नोटीस 

खरेदीपूर्व जाहिर नोटीस 
औरंगाबाद जिल्ह्यातील तमाम लोकांना या नोटीसीद्वारे कळविण्यात 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील तमाम लोकांना या नोटीसीद्वारे कळविण्यात 
येते की , कार्यकारी अभियंता , लघुसिंचन ( जलसंधारण ) विभाग औरंगाबाद येते की , कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (सिंचन ) औरंगाबाद अंतर्गत 
अंतर्गत मौजे हळदा ता . सिल्लोड जि . औरंगाबाद येथील पाझर तलाव मौजे तलवाडा ता . सिल्लोड जि . औरंगाबाद येथील पाझर तलाव क्र . २३ 
क्र . १४ ता . सिल्लोड करीता एकुण क्षेत्र ०१ हेक्टर ५६ आर जमीन ता . सिल्लोड करीता एकुण क्षेत्र ०२ हेक्टर २५ आर जमीन संपादनाचा 
संपादनाचा भूसंपादन प्रस्ताव नविन भूसंपादन कायदा २०१३ च्या अनुषंगाने भूसंपादन प्रस्ताव नविन भूसंपादन कायदा २०१३ च्या अनुषंगाने शासन 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण - ०३ / २०१५/ प्र .क्र . ३४ / अ -२ , दिनांक १२ मे , निर्णय क्रमांक संकीर्ण -०३/ २०१५/ प्र.क्र . ३४/ अ -२ , दिनांक १२ मे , २०१५ 
२०१५ व ३० सप्टेंबर २०१५ , आणि २५ जानेवारी २०१७ नुसार सादर नुसार सादर करण्यात आलेला आहे व दिनांक २५ जानेवारी , २०१७ 
करण्यात आलेला आहे . त्याप्रमाणे खाजगी क्षेत्रातील जमीन सिंचन मधील खाजगी क्षेत्रातील जमीन सिंचन व इतर प्रकल्पासाठी खाजगी 
प्रकल्पासाठी तातडीच्या आवश्यकते नुसार खाजगी वाटाघाटी द्वारे थेट वाटाघाटीसाठी थेट खरेदी पध्दतीने घेणे बाबतच्या तरतूदीनुसार मा . 
खरेदी पध्दतीने संपादन करण्याचे प्रस्तावित आहे . 

जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचेकडे प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्याप्रमाणे 
खालील अनुसूचीमध्ये संबंधीत जमीन मालकाचे नांव , गट । खाजगी खरेदी व्यवहाराने सावर्जनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचे 
नंबर व संपादन करावयाचे क्षेत्र प्रस्तावित आहे . संपादन करावयाचे क्षेत्र प्रस्तावित आहे . 
हे तपशीलवार संयुक्त मोजणी अहवालाप्रमाणे विचारात घेण्यात आलेली 

खालील अनुसूचीमध्ये संबंधीत जमीन मालकाचे नांव , गट 
आहे. सदर जमिनीबाबत जमीन मालकाच्या हिस्स्यावर हक्क हितसंबंध, नंबर व संपादन करावयाचे क्षेत्र प्रस्तावित आहे. संपादन करावयाचे क्षेत्र 
दत्तकपत्र , वारसाहक्क , गहाण , दान , बोजा , बाकी , लिज कर्ज, बक्षीस हे तपशीलवार संयुक्त मोजणी अहवालाप्रमाणे विचारात घेण्यात आलेली 
पत्र , जप्ती , मदार व इतर हक्क , असल्यास नोटीस प्रसिद झाल्याचे आहे . सदर जमिनीबाबत जमीन मालकाच्या हिस्स्यावर हक्क हितसंबंध , 
दिनांकापासुन सात दिवसाचे आत पुराव्यासह लेखी तक्रार कार्यालयीन दत्तकपत्र , वारसाहक्क , गहाण , दान , बोजा, बाकी , लिज कर्ज , बक्षीस 
वेळेत ( सकाळी १०. ०० ते सायंकाळी ५. ४५ वाजेपर्यंत ) समक्ष अथवा पत्र , जप्ती , मदार व इतर हक्क , असल्यास नोटीस प्रसिद झाल्याचे 
रजिस्टर्ड पोस्टाने उपविभागीय अधिकारी तथा भूसपादन अधिकारी कार्यालय , दिनांकापासुन आठ दिवसाचे आत पुराव्यासह लेखी तक्रार कार्यालयीन 
सिल्लोड या कार्यालयास कळवावे. मुदतीत कोणतीही हरकत न आल्यास वेळेत ( सकाळी १० . ३० ते सायंकाळी ५. ४५ वाजेपर्यंत ) समक्ष अथवा 
सदरील जमीन मालकाचेमिळकत निर्वेद व निर्जोखमी असल्याचे समजून रजिस्टर्ड पोस्टाने उपविभागीय अधिकारी तथा भूसपादन अधिकारी कार्यालय, 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी सिल्लोड हे सदर जमीन सिल्लोड या कार्यालयास कळवावे. मुदतीत कोणतीही हरकत न आल्यास 
खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पध्दतीने घेणे संबंधीत पुढील कार्यवाही सदरील जमीन मालकाचेमिळकत निर्वेद वनिर्जोखमी असल्याचे समजून 
करतील . तसेच दिलेल्या मुदतीनंतर कोणाचीही हरकत आल्यास ती या उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी सिल्लोड हे सदर जमीन 
कार्यालयास कायदेशीर रित्या बंधनकारक राहणार नाही . याची सर्व तमाम खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पध्दतीने घेणे संबंधीत पुढील कार्यवाही 
लोकांनी नोंद घ्यावी . 

करतील . तसेच दिलेल्या मुदतीनंतर कोणाचीही हरकत आल्यास ती या 

कार्यालयास कायदेशीर रित्या बंधनकारक राहणार नाही . याची सर्व तमाम 
अनुसूची 

लोकांनी नोंद घ्यावी . 
संपादन संस्थेचे नांव :- कार्यकारी अभियंता, लघु सिंचन ( जलसंधारण ) 
विभाग , औरंगाबाद 

अनुसूची 
भूसंपादनाचे प्रयोजन :- पाझर तलाव क्र . १४ हळदा करिता 

संपादन संस्थेचे नांव :- कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (सिंचन ) 
____ मौजे :- हळदा , ता . सिल्लोड , जि . औरंगाबाद . 

औरंगाबाद 
अ . गावाचे नांव | भूधारकाचे नाव गट नं . संपादीत शेरा भूसंपादनाचे प्रयोजन :- पाझर तलाव तलवाडा क्र . २३ 

क्षेत्र हे . आर 

मौजे :- तलवाडा , ता . सिल्लोड , जि . औरंगाबाद . 
१ . मौजे हळदा श्री . इंदलसिंग दिपचंद 

जा . इदलासग दिपचद । ९५ । ० . ३५ 
ता . सिल्लोड शिमरे 

गावाचे नांव भूधारकाचे नाव । 

| गट नं . संपादीत शेरा 
२ . जि . औरंगाबाद श्री .संजय दिपचंद शिमरे ९५ | ० . ३४ 

क्षेत्र हे. आर 
| श्री . समाधान दिपचंद 

० . ३६ 

|| 5 | | श्री . आगाजी सुपड़ पवार १६६ । १. ४२ 
शिमरे 

ता . सिल्लाड श्री . कृष्णा शेनफड पवार 
| श्री . रमेश रामचंद्र 

___ ० . ५१ | २. जि . औरंगाबाद 

१६७ | ० .८३ 


शिमरे 


सिल्लोड , ०२ एप्रिल, २०१८ 


सिल्लोड , ०५ एप्रिल , २०१८ 


उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी सिल्लोड 


उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी सिल्लोड 


१६१ 


० . ४१ 


१६२ 


० 


१६२ 


० 


० 


० 


० 


० 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १९- २५ , २०१८ : चैत्र / वैशाख २९ -५ , शके १९४० ७६७ 
५६ 

जिचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकरी यांजकडून 

च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या 
अधिसूचना कलम ११ 

अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 

देखील घोषित करण्यात येत आहे . 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये , 
क्र . २०१६/ उविअ / भुसं /सिआर/ ०१ ज्याअर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी कंधार 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंडा ( इ ) जिल्हा नांदेड यास पदनिर्देशित करतो . 
च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात 

अनुसूचि एक 
आलेली शासकीय अधिसुचना , महसूल व वनविभाग क्रमांक संकिर्ण- ११ / 

जमीनीचे वर्णन 
२०१४ / प्र.क्र .७७/ अ -२ दिनांक १९- ०१-२०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 

गाव : गोगदरी ता .कंधार , जि .नांदेड 
उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले अ . क्र . 

भुमापन किंवा 

क्षेत्र 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या 

गट क्रमांक 

( हे . आर . मध्ये ) 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 

१६० 

० .१६ 
हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमिसंपान करण्याच्या 

१६० 

० . १६ 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 

२ . २० 
समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल . 

१६२ 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 

० . ५४ 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूचित एक 

१६२ 

० . ६७ 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 

१६२ 

० . ६० 
उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 

१६२ 
यापुढेजिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे ) 
आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 

१६३ 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसुचि दोन 

१६४ 
मध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 

१७२ 
कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की , 

१७३ 
उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 

१७४ 
शक्यता आहे . 

१७७ 
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 

१७८ 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि 

१७८ 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसुचिमध्ये 
कारणे नमुद करावीत ) 

२२६ 
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत 

२२७ 
जोडलेल्या अनुसूचि चार मध्ये दिलेला आहे , 

२२७ 
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूचि पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्त करणे आवश्यक 

२२८ 
असेल तर , या अनुसूचिमध्ये तपशिल नमुद करावा ) 

२२८ 
त्या अर्थी आता , असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या 

२२८ 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसुचना 

२२८ 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 

२२८ 
खाली कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा 

२३४ 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

२३५ 

० .७९ 
परंतू , उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 

२३५ 

० .१६ 
केल्यावर ,जिल्हाधिकाऱ्यासविशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून 

२३५ 

० .०४ 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल . 

२३६ 

० .७५ 
परंतू आनखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 

एकूण १६ .७८ 
बुध्दीपूरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 

अनुसूची दोन 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण 
उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी प्रकल्पाचे नांव : भुसंपादन प्रस्ताव मौ .गोगदरी साठवण तलावासाठी 
उपविभागीय अधिकारी कंधार जिल्हा नांदेड यास पदनिर्देशित करतो . ता .कंधार जि .नांदेड 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ पोट कलम ( ५ ) अनुसार , प्रकल्प कार्याचे वर्णन : भुसंपादन प्रस्ताव मौ .गोगदरी साठवण तलावासाठी 
जिल्हाधिकारी भूसंपादन , पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई ता .कंधार जि . नांदेड 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे समाजाला मिळणारे लाभःसिंचनाखालील क्षेत्र वाढेल व नविन भुसंपादन 


० 


० 


० . २९ 


२२४ 


० 


० 


० 


० 


२२७ 


० 


२२८ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


२३४ 


० 


७६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १९- २५ , २०१८ : चैत्र / वैशाख २९ -५ , शके १९४० भाग १ - पुरवणी 
कायद्यानुसार होणाऱ्या लाभाचा फायदा मिळेल . 

भूसंपादन अधिकारी कंधार यास पदनिर्देशित करीत आहे . 
अनुसूची तीन 

अनुसूची एक 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही . 

( संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन ) 
अनुसूची चार 

गावाचे नाव :- बामणी ता .कंधार जि .नांदेड 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणेतून सूट देण्यात आलेली आहे . 

अ . क्र . 

भुमापन किंवा 
अनुसूची पाच 

संपादीत क्षेत्र 
प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. 

गट क्रमांक ( हे . आर .मध्ये ) 
( प्रभोदय गोविंद मुळे ) 

३९४ 

१ .२४ 
उपविभागीय अधिकारी 

३९४ 

० .४९ 
तथा भूसंपादन अधिकरी कंधार 


० 


०0ccww० 


३९५ 
३९५ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


०० 


५७ 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकरी यांजकडून 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक २०१८ / आरबी / डेस्क - ३/ भुसं/सिआर३९ .- क्रमांक २०१८/ कार्या 
१ /सिआर - ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिका-याने , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ 
चा ३० )( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे ) 
यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन , अधिसुचना , क्रमांक २१ दिनांक २९ - ०४ . १२ 
०१ .२०१६- १७ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक 
तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 

आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्हयाच्या ) जिल्हाधिका - याने कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्या नंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणुन , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये, उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषित करण्यात येत आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात 
असुन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 


३९७ 
३९७ 
३९७ 
३९७ 
३९७ 
३९६ 

० . १० 
एकुण ४.४६ 

अनुसूची दोन 
( सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण ) 
प्रकल्पाचे नांव : भूसंपादन प्रस्ताव पाझर तलावासाठी मौ.बामणी ता .कंधार 
जि . नांदेड 
प्रकल्पाच्या कामाचेवर्णन- भूसंपादन प्रस्ताव पाझर तलावासाठी मौ .बामणी 
ता .कंधार जि .नांदेड 
समाजाला होणारे लाभ - सिंचनाखालील क्षेत्र वाढेल व नविन भुसंपादन 
कायदयानुसार होणाऱ्या लाभाचा फायदा मिळेल . 

अनुसूची तीन 

( पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन ) 
गावाचे नाव - मौ . बामणी ता .कंधार जि . नांदेड 

लागू नाही 

अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

लागू नाही 
टिप - उक्त जमीनीच्या नकाशाचेनिरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी , कंधार जि . नांदेड यांचे कार्यालयात करता येईल . 
नांदेड , २३ मार्च, २०१८ 

स्वा / 
जिल्हाधिकारी नांदेड 


५८ 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
पहा :- १ ) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ 
मधील १५ ख ( १) व कलम ६२ क ( १ ) 

२ ) मा . राज्य निवडणूक आयुक्त राज्य निवडणूक आयोग , 
महाराष्ट्र यांचे आदेश क्रमांक रानिआ /जिपपंस . 

२०१० /प्र .क्र .९ / का - ७ दिनांक १९ नोव्हेंबर , २०१० 

३) या कार्यालयाची नोटीस क्र . २०१७/जिबी/ डेस्क - २/ ग्रा .पि. नि ./ 
रि . स . पद / कावि -दिनांक : ३० .०४ . २०१७ 

४ ) मा . राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र पत्र क्रमांक - रानिआ / 
नप - २०१५/ प्र . क्र . १० / का - ६ दि . १० ऑगस्ट २०१५ 

आदेश 
जिल्हा परिषद सार्वत्रिक निवडणुका २०१७ साठी मतदान दिनांक 
१६ फेब्रुवारी २०१७, रोजी पार पडलेली आहे . सदर निवडणुकीचा निकाल 


दि .२३ फेब्रुवारी २०१७, रोजी जाहीर करण्यात आला आहे . त्यामुळे जिल्हा 
परिषद सार्वत्रिक निवडणुक २०१७ मध्ये निवडणुक लढविणाऱ्या उमेदवारानी 
निकाल जाहिर झाल्याचे दिनांका पासुन ३० दिवसाच्या आत निवडणुक 
खर्चाचा हिशोब विहीत नमुन्यात शपथपत्रासह देणे आवश्यक होते . तथापि 
ज्या उमेंदवारानी निवडणुक लढवुनही उक्त मुदतीत निवडणुक खर्चाचा 
हिशोब विहीत मुदतीत शपथपत्रासह मा . राज्य निवडणुक आयोगाने 
ठरवुन दिलेल्या पध्दतीनुसार सादर केलेला नाही अशांच्या नावांचा तपशिल 
खालील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेला आहे. 


( एम . डी .सिंह ) 
जिल्हाधिकारी , बीड 


सन राज 


७६९ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १९ -२५, २०१८ : चैत्र/ वैशाख २९ -५, शके १९४० 
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक २०१७ विहित मुदतीत खर्चाची माहिती सादर न केल्यामुळे निरर्ह 

ठरविलेल्या उमेदवारांचा तपशील 


उमेदवारांचे नाव 


पत्ता 


अ . क्र . | जिल्हा परिषद | तालुका 
निवडणुक विभागाचे 

नाव 


निरर्ह 
ठरविल्याचा 
दिनांक 


२ - तलवाडा 


गेवराई 


श्री .हातागळे फकिरा तुकाराम 


मु . पो .तलवाडा ता . गेवराई जि .बीड 


| १६/०२/ २०१८ 


३ - जातेगांव 


गेवराई 


श्री .नाडे बळीराम शंकर । मु .ढालेगांव पो . रामपुरी ता . गेवराई जि .बीड १६/ ०२/ २०१८ 


३ - जातेगांव 


गेवराई | श्री . सराटे यादव दादाराव 


मु . पो . जातेगांव ता . गेवराई जि . बीड 


१६/ ०२/ २०१८ 


३- जातेगांव 


गेवराई | 


श्री . साबळे बाळु धोंडिबा 


मु .पो . केकतपुरी ता .गेवराई जि .बीड 


१६/ ०२/ २०१८ 


०५ 


३- जातेगांव 


गेवराई | श्री .हातागळे संतोष आसाराम 


मु. पो . तलवाडा ता . गेवराई जि .बीड 


१६/ ०२ / २०१८ 


४ - गढी 


गेवराई 


| श्री . पोवळे राजेंद्र आप्पाराव 


म् .अर्धामसला तो . रुई ता . गेवराई जि .बीड | १६/ ०२/ २०१८ 


४- गढी 


गेवराई | श्री .भालशंकर विठठल आश्रुबा | म अर्धामसला तो रुई ता गेवराई जि बीड 


१६/०२/२०१८ 


४ - गढी 


गेवराई 


| श्री . ससाणे प्रशांत विष्णु 


मु . पो . रांजणी ता .गेवराई जि .बीड 


१६/ ०२/ २०१८ 


८ -मादळमोही 


गेवराई 


श्रीमती लोंढे शोभा विष्णु 


मु . पो . कोळगांव ता . गेवराई जि .बीड 


। 


१६/ ०२/ २०१८ 


९ -पाचेगांव 


गेवराई | श्रीमती राठोड सुनिता भानुदास 


म्. वसंतनगर पां .पाचेगांव ता . गेवराई जि .बीड १६/ ०२/ २०१८ 


४०-विडा 


केज | श्री . पटाईत अभिमान रामभाऊ 


मु . पो .विडा ता .केज. जि .बीड 


१६/ ०२/ २०१८ 


४० -विडा 


केज 


श्री .पटाईत विजयकुमार रामराव 


मु . पो .विडा ता .केज. जि .बीड 


१६/ ०२ / २०१८ 


४०-विडा 


केज 


श्री . पोपळे विक्की अशोक 


मु . पो .शिंदी ता .केज जि .बीड 


१६/ ०२/ २०१८ 


४१ - आडस 


केज 


श्री . खाडे बाबासाहेब दगडु 


मु . पो .कानडी माळी ता .केज जि .बीड 


१६ / ०२ / २०१८ 


४१ - आडस 


केज 


श्री . खाडे सुंदर गंगाधर 


मु . पो . कानडी माळी ता .केज जि . बीड 


| १६/ ०२/ २०१८ 


४१- आडस 


केज 


वाघमारे बालाजी गंगाधर 


मु . पो . आडस ता .केज जि . बीड 


१६/ ०२/ २०१८ 


४१- आडस 


केज 


श्री .वाघमारे लहु घनश्याम 


मु . पो . आडस ता . केज जि .बीड 


१६/०२/ २०१८ 


____ ४३ -चिंचोलीमाळी 


केज | श्रीमती गलांडे मनिषा लक्ष्मण | 


मु . पो .चिंचोलीमाळी ता .केज जि .बीड 


१६/ ०२ / २०१८ 


४३-चिंचोलीमाळी || 


केज 


श्री . तांदळे श्रीराम तुकाराम 


___ मु . पो . कोरेगाव ता .केज जि .बीड 


१६/ ०२/ २०१८ 


४३-चिंचोलीमाळी 


केज 


श्री . देशमुख मंगेश मंचकराव 


मु . पो . मस्साजोग ता .केज जि .बीड 


। 


१६ / ०२/ २०१८ 


२१ । ४३ -चिंचोलीमाळी 


केज 


श्री . खाडे सुंदर गंगाधर 


मु . पो . कानडीमाळी ता .केज जि .बीड 


१६ / ०२ / २०१८ 


३०- डोंगरकिन्ही | पाटोदा | श्री . दहिफळे अशोक रामकिसन | 


रा. घोळेवाडी ता .पाटोदा जि .बीड 


१६/ ०२/ २०१८ 


1600 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १९-२५ , २०१८ : चैत्र / वैशाख २९ -५ , शके १९४० भाग १ - पुरवणी 


अ . क्र . 


तालुका 


उमेदवारांचे नाव 


पत्ता 


जिल्हा परिषद 
निवडणुक विभागाचे 

नाव 


निरर्ह 
ठरविल्याचा 
दिनांक 


२३ 


३०- डोंगरकिन्ही 


पाटोदा | श्री. पठाण उबेदखान ईस्माईल खान 


रा. कोरेगाव ता . पाटोदा जि .बीड 


१६ / ०२/ २०१८ 


३० - डोंगरकिन्ही 


| पाटोदा | श्री . बेदरे रुपेश साहेबराव 


रा.निरगुडी ता .पाटोदा जि .बीड 


१६/ ०२/ २०१८ 


३६- लोणी ( स .) 


आष्टी श्रीमती गव्हाणे संध्या जयसिंग | 


रा . लोणी ( स ) ता . आष्टी जि .बीड 


१६/ ०२/ २०१८ 


३६ - लोणी ( स .) 


आष्टी 


श्रीमती थोरवे ज्योती प्रताप 


रा. लोणी ( स ) ता . आष्टी जि .बीड 


१६ / ०२/ २०१८ 


२७ 


३९ - आष्टा ह. ना . 


आष्टी 


श्रीमती खाडे छाया विष्णु 


रा.वाळुज ता . आष्टी जि .बीड 


१६/०२/ २०१८ 


१९- बहिरवाडी 


बीड 


श्री . मोहिते निलेश हरिदास 


रा. रामनगर जिरेवाडी ता .बीड जि .बीड 


१६/०२ / २०१८ 


२०-पिंपळनेर 


बीड | श्रीमती शिंदे रेणुका नागनाथ 


रा.सुर्डी ( थोट ) ता .बीड जि .बीड 


१६/ ०२/२०१८ 


२१ - नाळवंडी 


बीड 


श्री . कसबे किशोर दशरथ 


रा.मैंदा ता .बीड जि .बीड 


१६ /०२/ २०१८ 


२१ - नाळवंडी 


श्री . कुटे भिमराव चंद्रकांत 


रा . अंथरवण पिंपरी ता . बीड जि . बीड 


१६/ ०२/ २०१८ 


२२-पाली 


बीड 


श्रीमती खरात राजुबाई आश्रुबा 


रा . आहेरवडगाव ता .बीड जि .बीड । 


१६/ ०२/ २०१८ 


३३ 


२३ -नेकनूर 


बीड 


रा. नेकनुर ता .बीड जि .बीड 


१६/ ०२/ २०१८ 


श्री .शिंदे बाळासाहेब विश्वनाथ 
श्री . सय्यद अन्वरअली स. तालेब 

अली 


२३ - नेकनूर 


रा. नेकनुर ता .बीड जि . बीड 


१६/०२/ २०१८ 


३५ । 


२४ -लिंबागणेश 


बीड । श्रीमती अलका हजारे संजय 


रा .पिंपळनेर ता . बीड जि .बीड 


१६ / ०२ / २०१८ 


२४-लिंबागणेश 


बीड 


। 


श्रीमती घुमरे वैशाली तेजस 


रा .वरवटी ता . बीड जि .बीड 


१६/ ०२/ २०१८ 


२५ - चौसाळा 


बीड 


। 


श्री . झोडगे शरद दिगंबर 


रा . चौसाळा ता .बीड जि .बीड 


१६/ ०२ / २०१८ 


२५ - चौसाळा 


बीड 


| श्री . मोरे अविनाश आत्माराम 


रा . अंजनवती त .बीड जि .बीड 


१६/ ०२ / २०१८ 


३९ 


२५ - चौसाळा 


बीड 


श्री .मोरे बापुराव बळीराम 


रा . रौळसगाव ता .बीड जि .बीड 


१६/ ०२/ २०१८ 


| शिरुर का . श्री .मिसाळ सुधाकर विठठलराव | मु . पो . खोकरमोहा ता .शिरुर का .जि .बीड | १६/ ०२/ २०१८ 


२७ - रायमोहा 


२८- पाडळी 


शिरुर का . | श्री . गोरे अंबादास केशव 


मु. पो .ब्र. येळंब ता .शिरुर का . जि .बीड | १६/ ०२/ २०१८ 


२८ -पाडळी 


शिरुर का . | 


शेख कमालुद्दीन ईस्माईल 


। मु. पो . तागडगाव ता .शिरुर का .जि .बीड | १६/ ०२ / २०१८ 


२९-पिंपळनेर 


| शिरुर का . | श्रीमती बडे सोनु युवराज 


मु . पो . वारणी ता .शिरुर का . जि .बीड 


| १६/ ०२/ २०१८ 


४४ 


४६- तेलगाव 


| धारुर | श्री . कांबळे सुधाकर भास्कर | मु.पो.दिंद्रुड ता .माजलगाव जि .बीड | १६/ ०२/ २०१८ 


जल 


४५ 


४६- तेलगाव 


धारुर 


श्री . धुमाळ धनराज पांडुरंग 


मु . पो .तेलगाव ता . धारुर जि .बीड 


१६/ ०२ / २०१८ 


४८ - आसरडोह 


धारुर 


श्रीमती तरकसे सुप्रिया संतोष 


मु . पो . आसरडोह ता .धारुर जि . बीड 


१६/०२/ २०१८ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १९-२५ , २०१८ : चैत्र/ वैशाख २९-५ , शके १९४० | gg৭ 

वरील विवरणपत्रात नमुद ४६ उमेदवार विहीत मुदतीत राज्य निवडणुक २०१७ मध्ये निवडणुक लढनिलेल्या परंतु निवडणुकीचा निकाल 
निवडणुक आयोगाने ठरवुन दिलेल्या विहीत पध्दतीनुसार खर्च सादर न जाहिर झाल्याच्या दिनांकपासुन ३० दिवसाचे आत विहीत नमुन्यात विहीत 
करण्याबाबत कसुर होण्याचे कोणतेही कारण किंवा समर्थन लेखी सादर पध्दतीने निवडणुक खर्चाचा हिशोब सादर न केल्याचे कारणस्तव वरील 
करण्याबाबत संदर्भ क्रमांक ३ नुसार संधी देण्यात आली होती. तथापि विवरणपत्रात दर्शविलेल्या १ ते ४६ उमेदवारांना जिल्हा परिषद सदस्य 
अ .क्र .१२, १७,३६ ,३८, ४०, ४४ ,४५ या उमेंदवारांनी खुलासे सादर केलेले राहण्यास किंवाजिल्हा परिषद सदस्य होण्यासाठी निवडणुक लढविण्यासाठी 
आहेत परंतु ते समर्पक दिसुन येत नाही. उर्वरीत उमेंदवारांनी कोणताही या आदेशाचे दिनांकापासुन अनर्ह ठरवित आहे . 
खुलासा सादर केलेला नाही . 

तेव्हा संदर्भ क्रमांक १ महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत बीड , १६ फेब्रुवारी २०१८ 
समिती अधिनियम , १९६१ मधील १५ ख ( १ ) व कलम ६२ क ( १) व संदर्भ 

( एम . डी .सिंह ) 
क्रमांक २ अन्वये मला प्राप्त झालेला अधिकाराचा वापर करुन मी 

जिल्हाधिकारी, बीड 
जिल्हाधिकारी , बीड या आदेशाच्या दिनांकापासुन जिल्हा परिषद सार्वत्रिका 


५९ 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
क्रमांक / २०१८ /जिपपंस -पोट निवडणूक - एप्रिल - २०१८ / सदस्य प्रसिध्दी/ 
कावि - ५३.- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम , 
१९६१ मधील कलम ५७ पोट कलम ( १ ), ( ३ ) पंचायत समिती निर्वाचक 


गण यास अनुसरुन मी , नवल किशोर राम , जिल्हाधिकारी औरंगाबाद , 

औरंगाबाद येथील २ पंचायत समिती निर्वाचक गणाची दिनांक ०६ एप्रिल , 
२०१८ रोजी झालेल्या पंचायत समिती पोट निवडणुकीत वैजापुर पंचायत 
समिती निर्वाचक गणात निवडून आलेल्या सदस्याची नांवे निम्नलिखित 
नमुन्यात दिनांक १० / ४/ २०१८ रोजी प्रसिध्द करीत आहे . 


पंचायत समिती वैजापुर 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या सदस्याचे नांव 


कायमचा पत्ता 


सदस्य ज्या निर्वाचक गणामधून निवडून आला | 
त्या गणाचा क्रमांक व नांव 
क्रमांक 

सवंदगांव 


नांव 


६० 


राजपुत मयुर दिपकसिंग 


कमलपुष्प मु . आघुर पोष्ट 
रोटेगांव ता. वैजापुर जिल्हा औरंगाबाद 


औरंगाबाद , १० एप्रिल २०१८ 


नवल किशोर राम , 
जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद . 


६० 


गण यास अनुसरुन मी , नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी औरंगाबाद , 
जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

औरंगाबाद येथील २ पंचायत समिती निर्वाचक गणाची दिनांक ०६ एप्रिल , 
क्रमांक/ २०१८/जिपपंस-पोट निवडणूक - एप्रिल -२०१८ / सदस्य प्रसिध्दी / २०१८ रोजी झालेल्या पंचायत समिती पोट निवडणुकीत गंगापुर पंचायत 
कावि- ५३.- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम , समिती निर्वाचक गणात निवडून आलेल्या सदस्याची नांवे निम्नलिखित 
१९६१ मधील कलम ५७ पोट कलम ( १), ( ३) पंचायत समिती निर्वाचक नमुन्यात दिनांक १०/ ४/ २०१८ रोजी प्रसिध्द करीत आहे. 

पंचायत समिती गंगापुर 


पिम , 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या सदस्याचे नांव 


कायमचा पत्ता 


सदस्य ज्या निर्वाचक गणामधून निवडून आला 
त्या गणाचा क्रमांक व नांव 
क्रमांक 

नांव 
| ७७ 

तुर्काबाद 


पवार सोनाली संजय 


मु .पोष्ट तुर्काबाद खराडी 
ता . गंगापूर जिल्हा औरंगाबाद 


औरंगाबाद , १० एप्रिल २०१८ 


नवल किशोर राम , 
जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद . 


६१ 


७७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १९- २५ , २०१८ : चैत्र / वैशाख २९ -५ , शके १९४० भाग १ - पुरवणी 

विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त 
उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , यांजकडून 

तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 
अधिसुचना ( कलम-११ ) 

परंतू आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे 

बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान 

क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम- २०१३ 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५ ) अनुसार , 
क्र . २०१७/ भुसंपादन / एल . एन. क्यू ./ एसआर-०८ / २०१७.- ज्या अर्थी, 
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई 

जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचीत 

नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 

नियम - २०१३ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतूकाद्वारे प्रदान करण्यांत आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना , महसूल 

आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे 

भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
व वन विभाग क्र . संकीर्ण - १९ / २०१४/ प्र. क्र . ७७ / अ- दिनांक १९ जानेवारी , 
२०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला 

करण्यात असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 
आहे ) याद्वारे असे अधिसुचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम 

__ आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
३ च्या खंड ( झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 

अन्वये समुचीत शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
एखाद्या जिल्हयातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रा करिता 

जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी परळी 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा 

वै. तथा भुसंपादन अधिकारी परळी वै. यास पदनिर्देशीत करीत आहे . 
उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचीत शासन असल्याचे मानण्यात 

___ अनुसूची एक 
येईल . 

संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन 
आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समूचीत शासन असलेल्या , 

गाव :- जलालपूर ता . परळी वै. जि . बीड 
बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 

अ . क्र . भुमापन किंवा गट क्र . अंदाजित क्षेत्र चौ . मी . मध्ये 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यापुढे जिचा निर्देश उक्त 
जमीन असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 

१४ 

१८९२.३० 
यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला 

एकूण १८९२. ३० 
आहे.) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 

अनुसूची दोन 
आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
दोन मध्ये दिलेले आहे 

प्रकल्पाचे नांव : शासकीय विश्रामगृह , परळी वै. ता . परळी वै. जि .बीड 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) 

बाबत . समाजाला मिळणारे लाभ :- पायाभूत सुविधा. 
च्या तरतूदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचीत करण्यात येते की , उक्त जमीनीची 

अनुसूची तीन 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 
आणि ज्या अर्थी, प्रस्तावित भुमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 

अनुसूची चार 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या ( सार्वजनिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश. 
आणि ज्या अर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 

लागू नाही . 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेली आहे . 

अनुसूची पाच 
___ आणि ज्या अर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील भुधारकाचे विस्थापन होत 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल 

नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे 

लागू नाही. 
आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा .) 

टिप :- उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन 
त्या अर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 

अधिकारी, परळी वै. यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही परळी , २८ फेब्रुवारी २०१८ 
अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 

गणेश महाडिक , 
४ खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमीनीचा 

उपविभागीय अधिकारी 
अथवा तिच्या भागाचा कोणजाही व्यवहार करणार नाही . परंतू उक्त 

तथा भूसंपादन अधिकरी परळी वै. 
जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास 


०१ 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


